RNINo . MAHBIL/ 2012/ 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक - २४ ] 


गुरुवार ते बुधवार, जून १३ - १९ , २०१ ९ / ज्येष्ठ २३ - २९ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ३६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक २७ मे २०१ ९ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , 


१ ९ ६६ 


आदेश 


, 


७ 


क्रमांक एचसीआर -३०१८ / १३७२/ प्र. क्र . ९ ४/ २०१ ९/ नवि - ९.- ज्याअर्थी, जळगाव शहराची वाढीव हद्दीची विकास योजना, महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले आहे ) चे 
कलम ३१ , उप - कलम (१ ) अन्वये शासनाच्या नगर विकास विभाग , निर्णय क्रमांक टीपीएस -३५९९/ ७३८/ प्र . क्र -१४२/ नवि - ९, दिनांक ११ फेब्रुवारी 
२००२ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक ७ एप्रिल २००२ पासून अमलात आली आहे ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधिले आहे) व 
वगळलेल्या भागासाठी उक्त विकास योजना शासन नगर विकास विभाग निर्णय क्रमांक टीपीएस -३५०३/ ४९ ३/ प्र.क्र . १०२ / नवि -९, दिनांक १० ऑगस्ट 
२००४ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक १ ऑक्टोबर २००४ पासून अमलात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये, सोबतच्या परिशिष्टामध्ये वर्णन केलेली, मौजे जळगाव, तालुका जळगाव , जिल्हा जळगाव 
येथील सर्व्हे नंबर ८७/१ मधील ३२०० चौरस मीटर क्षेत्र ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधिले आहे) इतर जागेसह आरक्षण क्रमांक १९५- “माध्यमिक 
शाळा ” करिता ( यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधिले आहे) आरक्षित असून उक्त आरक्षणाकरिता समुचित प्राधिकरण जळगाव महानगरपालिका 
( यापुढे “ उक्त प्राधिकरण ” असे संबोधिले आहे) आहे ; 


१ 


-- 


आणि ज्याअर्थी, उक्त प्राधिकरणाने उक्त जागा, उक्त विकास योजना अमलात आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये संपादन 
केलेली नाही 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप -कलम (१) नुसार, उक्त प्राधिकरणावर दिनांक १८ डिसेंबर 
२०१४ रोजी सूचना ( यापुढे “ उक्त सूचना ” असे संबोधिले आहे ) बजावून उक्त जागा, उक्त प्राधिकरणाने विहित कालावधीत संपादन केली नसल्याचे 
कळविले होते ; 


वि ( एच ) ११२ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १३ - १९, २०१९ / ज्येष्ठ २३ - २९ , शके १ ९ ४१ 


आणि ज्याअर्थी, वरीलप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप- कलम ( १) नुसार, उक्त सूचना बजावल्यानंतरही उक्त प्राधिकरणाने विहित 
कालावधीत उक्त जागा संपादन केली नाही 


" 


आणि ज्याअर्थी, उच्च न्यायालयाने , उक्त जागेच्या मालकांनी दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक २७९ ७/ २०१६ मध्ये दिनांक 

३१ 

ऑक्टोबर 
२०१७ रोजीच्या आदेशान्वये, उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते, उक्त अधिनियमाचेकलम १२७ मधील तरतुदींनुसार व्यपगत झाल्याचे आदेश पारित केले 


आहेत ; 


, 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उपकलम (२) नुसार , उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याबाबत आदेश निर्गमित 
करणे आवश्यक आहे. 


त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उपकलम (२) नुसार प्राप्त अधिकारात राज्य शासन उक्त जागेवरील उक्त विकास योजनेतील 
उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करीत आहे. अशा प्रकारे मुक्त झालेली जागा विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय 
भूवापराप्रमाणे जमीनमालकास विकासाकरिता उपलब्ध होईल . 

प्रस्तुत आदेशान्वये आरक्षणातून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत आयुक्त, जळगाव महानगरपालिका, जळगाव यांच्या 
कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापर्यंत ठेवण्यात आली आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


मौजे , 


तालुका व जिल्हा 


सर्व्हे क्रमांक / गट क्रमांक 


जागेचे क्षेत्र 


विकास योजनेतील 


आरक्षण 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


मौजे जळगाव , 


सर्वे क्रमांक ८७/१ 

(पैकी) 


३२०० चौ . मी . 


आरक्षण क्रमांक १ ९५ 
“ माध्यमिक शाळा ”. 


तालुका व जिल्हा 


जळगाव . 


सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


प्र . प्र. सोनारे , 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 

Dated 27th May 2019 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 


ORDER 


No. HCR- 3018 /1372/ CR- 94/ 2019/ UD - 9.- Whereas , the Government of Maharashtra in Urban 
Development Department vide Notification No. TPS - 3599 /738 /CR - 142 /UD - 9 , dated 11th February 2002 
has sanctioned the Revised Development Plan of Jalgaon (Additional Area) City (hereinafter referred to 
as " the said Development Plan ” ) under Section 31 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act , 1966 (Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act ” ) and the same came 
into force with effect from the 7th April 2002 and Excluded Part of the said Development Plan has been 
sanctioned vide Notification No. TPS -3503 /493 /CR - 102/UD - 9 , dated 10th August 2004 and has come 
into force with effect from 1st October 2004 ; 

and whereas , in the said Development Plan , the land bearing Survey No. 87/1 (Part ) admeasuring 
3200 sq . mtrs . ofMouje Jalgaon , taluka and district Jalgaon (hereinafter referred to as " the said Land" ) 
described more specifically in schedule appended hereto is reserved as Site No. 195– “ High School” . 
The Appropriate Authority for the said reservation is Municipal Corporation , Jalgaon (hereinafter referred 
to as “ the said Authority " ) ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १३ - १९, २०१९ / ज्येष्ठ २३ - २९ , शके १ ९ ४१ 


३ 


and whereas , the said land has not been acquired by the said Authority within 10 ( Ten ) years from 
the date on which the said Development Plan came into force ; 

and whereas , the owner of the said land had served a Notice , dated 18th December 2014 under 
Section 127 ( 1 ) of the said Act (hereinafter referred to as “ the said Notice " ) to the said Authority, 
informing that the said land has not been acquired by the said Authority , within the stipulated period ; 

and whereas , even after service of the said Notice as aforesaid , the said land has not been 
acquired within stipulated time limit from the date of the service of said Notice under sub -section ( 1) 
of Section 127 of the said Act, by the said Authority ; 

and whereas, Hon ble High Court in Writ Petition No. 2797/2016 , filed by the owner of the said 
land vide its Order, dated the 31st October 2017 held that the said reservation to the extent of the said 
land stands lapsed , under Section 127 of the said Act ; 

and whereas, it is accordingly expedient to notify that the said reservation on the said land has 
been lapsed . 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of Section 127 of the said 
Act, and of all other powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra , hereby notifies 
that the said reservation on the said land stands lapsed from the said Development Plan and the said 
land so released from the said reservation shall be available to the Land Owner for the purpose of 
Development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said Development Plan . 

A copy of the part plan showing the details of land released from the reservation vide this Order 
is available in the office of the Commissioner , Jalgaon Municipal Corporation , Jalgaon during office hours 
on all working days for inspection of public upto one month . 


- 


Schedule 


Sr. 
No. 


Mouje , taluka, 

district 


Survey No./ 

Gat No. 


Area of 
the land 


Reservation of 
Development Plan 

5 


2 


3 


4 


1 

1 


3200 Sq . mtrs . 


Mouje Jalgaon, 
taluka and district 
Jalgaon. 


Survey No. 87/1 

( Part ) 


Site No. 195 
" High School. ”. 


This Order shall also be available on the Government s website www.maharashtra.gov.in 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


P. P. SONARE , 
Section Officer to Government. 


नगर विकास विभाग 


, 


मे 


मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक 

३१ २०१९ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ 

क्रमांक टीपीएस -१६१८/१४०१/ प्र. क्र . ६२ / २०१९ / नवि -९. - ज्याअर्थी, अहमदनगर शहरासाठी मूळ हद्दीची दुसरी सुधारित विकास योजना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिले 
आहे) चे कलम ३१ ( १) अन्वये शासन नगर विकास विभाग यांची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१६ ९९ / १६१२/ सीआर -२७ ( बी )/०३/ युडी-९, दिनांक 
४ जुलै २००५ अन्वये ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखिलेली ) भागश: मंजूर केलेली आहे व वगळलेल्या भागासाठी उक्त विकास योजना 
शासन नगर विकास विभाग यांची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१६ ९९/ १६१२/सीआर-२७ ( बी)/ ०३/ युडी-९ , दिनांक ४ जुलै २००८ अन्वये मंजूर केलेली 


आहे ; 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १३ - १ ९, २०१९ / ज्येष्ठ २३ - २९ , शके १९ ४१ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी अहमदनगर महानगरपालिका हे नियोजन प्राधिकरण आहे (यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे 
संबोधिले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे सावेडी , तालुका अहमदनगर येथील सर्व्हे नंबर २२८ , २२ ९, २३० व १९ ४ पैकी जागा (यापुढे 
“ उक्त जागा ” असे संबोधिले आहे) “ग्रीनबेल्ट ” (यापुढे “ उक्त भूवापर ” असे संबोधिले आहे) म्हणून दर्शविण्यात आलेल्या आहेत 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ३८ , दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ अन्वये उक्त विकास 
योजनेत फेरबदल करून उक्त जागा उक्त भूवापराऐवजी आरक्षण क्रमांक २१६- अ “ सार्वजनिक सुविधा ” प्रस्तावित करण्याचे ठरवून उक्त 
अधिनियमाचे कलम ३७ (१) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव दिनांक २७ जून २०१८ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर , उक्त 
फेरबदलाचा प्रस्ताव बदलासह मान्य करावा, असे शासनाचे मत झाले आहे . 


, 


आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे उपकलम ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त विकास 
योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक ४ जुलै २००५ ची विकास योजना 
मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे . 

उक्त विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे . 


नोंद 


मौजे सावेडी , तालुका अहमदनगर येथील सर्व्हे नंबर २२८, २२ ९ , २३० यामधील एकूण २.५० हेक्टर क्षेत्र नकाशात दर्शविल्यानुसार खालील 
टीपेसह / अटीसह आरक्षण क्रमांक २१६- अ “ Public Utility ” म्हणून आरक्षित करण्यात येत आहे. सदर आरक्षणाकरिता समुचित प्राधिकरण हे 
महानगरपालिका, अहमदनगर राहील . 


Note.- In this reservation along with Sewage Disposal Work , uses permissible in “ Green Belt ” ( subject to 

compliance of conditions / provisions mentioned in 25.7 ( iv ) in DCPR of “ D ” class Municipal 

Corporation ) shall be permissible . 

सदरची अधिसूचना भाग नकाशासह आयुक्त , अहमदनगर महानगरपलिका , अहमदनगर यांचे कार्यालयात , कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या 
दिवशी नागरिकांच्या अवलोकनार्थएक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येत आहे . 

सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. 


- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

प्र. प्र. सोनारे , 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai - 400 032 

dated 31st May 2019 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 


, 


No. TPS - 1618 / 1401/CR -62 / 2019 /UD - 9. - Whereas , the Government of Maharashtra in Urban 
Development Department s vide Notification No. TPS - 1699/ 1612/ CR- 27 ( B)/ 03/ UD- 09 , dated the 4th 
July 2005 has partly sanctioned the Second Revised Development Plan for the Original limit of 
Ahmadnagar Municipal Corporation (hereinafter referred to as “ the said Development Plan ") under 
Section 31 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) 
(hereinafter referred to as " the said Act ") and Excluded Part of the said Development Plan has been 
sanctioned under Section 31 (1) of the said Act vide Notification No. TPS - 1699/ 1612 /CR -27 (B )/03/ 
UD - 9 , dated 4th July 2008 ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १३ - १ ९, २०१९ / ज्येष्ठ २३ - २९ , शके १९ ४१ 


५ 


and whereas, the Ahmadnagar Municipal Corporation is the Planning Authority for the said 
Development Plan (hereinafter referred to as “ the said Planning Authority ” ) ; 


and whereas , in the said Development Plan , land bearing S. Nos. 228 , 229 , 230 and 194 (Partly) 
of Mouza Savedi, taluka Ahmadnagar (hereinafter referred to as “ the said land”) are shown as “Green 
Belt” (hereinafter referred to as “ the said use " ) ; 


and whereas , the said Planning Authority vide its General Body Resolution No. 38 , dated 
30th December 2017 resolved to modify the use of the said land in the said Development Plan and 
proposed to reserve the said land as Site No. 216 - A “ Public Amenity ” (hereinafter referred to as " the 
said Modification ”), after following all the legal formalities stipulated under Section 37 ( 1) of the said Act, 
forwarded the proposal to Government for sanction vide letter, dated 27th June 2018 ; 


and whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune. The Government is of the opinion that the said modification needs to be 
sanctioned with certain changes . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section ( 2 ) of Section 37 of 
the said Act, the Government hereby sanctions the Proposed Modification and for that purpose amends 
the aforesaid Notification , dated 4th July 2005 . 


In the Schedule of Modifications appended to the Notification sanctioning the said Development 
Plan , the following new entry shall be added after the last entry , 


ENTRY 


“ The land bearing S. Nos. 228 , 229 and 230 of Mouza Savedi, taluka Ahmadnagar admeasuring 
about 2.50 Hectare are reserved as Site No. 216 - A “Public Utility ” as shown on Plan , subject to 
following Conditions / Note. The appropriate Authority for the said reservation will be Municipal Corporation , 
Ahmadnagar. 


Note . - In this reservation along with Sewage DisposalWork , uses permissible in " Green Belt ” ( subject to 

compliance of conditions / provisions mentioned in 25.7 (iv ) in DCPR of “ D ” class Municipal 
Corporation ) shall be permissible . 


This Notification along with Part Plan shall be available for inspection of the general public during 
office hours on all working days for a period of onemonth , in the office of the Commissioner, Ahmadnagar 
Municipal Corporation . 


This Notification shall also be published on the Government s website www.maharashtra.gov.in 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


P. P. SONARE , 


Section Officer to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १३ - १९ , २०१९ / ज्येष्ठ २३ - २९ , शके १९ ४१ 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 


दिनांक २८ मे २०१९ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 


क्रमांक टीपीएस -१६१८/ ३३४/ प्र. क्र . १३१/ २०१८/ नवि - ९.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 
( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असा उल्लेख करण्यात आला आहे) चे कलम ३१ (१) अन्वये 
संगमनेर शहराच्या विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागासाठीची विकास योजना (यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असा उल्लेख केलेली ) महाराष्ट्र 
शासनाच्या, नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१६०८ / ३१५५ / सीआर-६६/ ०८ / युडी-९, दिनांक ११ ऑगस्ट २००८ अन्वये 
मंजूर केली असून ती दिनांक २६ सप्टेंबर २००८ पासून अंमलात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी संगमनेर नगरपरिषद हे नियोजन प्राधिकरण आहे ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले 


आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे संगमनेर , तालुका संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर येथील सि.स.नं. १५५५ , १५५५/१ ते 
१५५५/४, १५५४- अ , १५५६, १५५७, १५५८ , १५५८/१ व १५५८/२ ह्या जमिनी ( यापुढे “ उक्त जमिनी ” असे संबोधले आहे ) आरक्षण 
क्रमांक ४२ , “ म्युनिसिपल शॉपिंग व पार्किंग ” ह्या प्रयोजनार्थ आरक्षित आहेत ( यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधिले आहे ) ; 


मे 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील निदेश क्रमांक टीपीएस -१६१८/ ३३४/ प्र.क्र . १३१/ २०१८/ नवि -९, दिनांक 
३१ २०१८ अन्वये उक्त जमिनी उक्त आरक्षणातून वगळून “ रहिवास ” या वापर विभागामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३७ चे पोट -कलम (१) अन्वयेचा फेरबदल प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करावा, असे निदेश शासनाने संगमनेर नगरपरिषदेस 
दिले होते ( यापुढे “ उक्त नगरपरिषद ” असे संबोधिले आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त नगरपरिषद कलम ३७ ( १) अन्वयेचा फेरबदल प्रस्ताव शासनास सादर करण्यास असमर्थ ठरली ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीन सोबतच्या नकाशामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे व खालील अटींवर उक्त आरक्षणातून वगळून, “ रहिवास ” विभागात 
समाविष्ट करणे आवश्यक आहे व त्याकरिता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १- ए) मधील तरतुदींनुसार “ उक्त विकास योजना ” सुधारित 
करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ( यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधण्यात येत आहे ); 
" अट : शासनाच्या धोरणानुसार प्रस्तुत प्रकरणी अधिनियमाच्या कलम ३७ (२) नुसार अधिसूचना निर्गमित करण्यापूर्वी संबंधित जमीन मालकास 

सन २०१ ९ -२०२० या वर्षातील प्रचलित बाजारमूल्य दर तक्त्यानुसार विषयांकित जमिनीच्या दराच्या ५ टक्के एवढी रक्कम अधिमूल्य 
म्हणून भरणा करून घेणे बंधनकारक राहील. त्यानुसार उक्त अधिमूल्याप्रमाणे शासनास मिळणाऱ्या हिश्श्याची ५० टक्के एवढी रक्कम 
संबंधित जमीन मालकाने जिल्हास्तरावरील शाखा कार्यालयाच्या लेखाशीर्षामध्ये जिल्हा कोषागारामध्ये व नगरपरिषदेच्या हिश्श्याची उर्वरित 
५० टक्के एवढी रक्कम मुख्याधिकारी , संगमनेर नगरपरिषद , संगमनेर यांच्याकडे जमा करणे आवश्यक राहील. ” 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७, पोट - कलम (१-ए ) मधील तरतुदींप्रमाणे उक्त विकास योजनेत “प्रस्तावित फेरबदल " 
करण्याचा हेतू शासन याद्वारे घोषित करीत आहे आणि त्याकरिता सामान्य जनतेकडून सूचना / हरकती मागवित आहे. प्रस्तावित फेरबदलाच्या 
अनुषंगाने काही सूचना / हरकती द्यावयाच्या असतील तर त्या नागरिकांनी, ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून 
३० (तीस) दिवसांचे आत सहसंचालक , नगर रचना , नाशिक विभाग, नाशिक , प्रशासकीय इमारत , आयुक्त कार्यालय आवार , नाशिक रोड 
४२२ १०१ यांच्या नावे लेखी स्वरूपात कारणांसह पाठवाव्यात . प्राप्त होणाऱ्या सूचना / हरकतींवर सुनावणी देणेसाठी व त्यावरील अहवाल 
शासनास सादर करण्यासाठी सहसंचालक , नगर रचना, नाशिक विभाग, नाशिक यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


, 


, 


सदरहू सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० ( तीस) दिवसांचे आत प्राधिकृत अधिकारी यांचेकडे प्राप्त 
झालेल्या सूचना / हरकतींचाच शासनाकडून विचार केला जाईल. 


प्रस्तावित फेरबदलाखालील जमीन दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत खालील 
कार्यालयात उपलब्ध ठेवण्यात यावा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १३ - १९, २०१९ / ज्येष्ठ २३ - २९ , शके १ ९ ४१ 


0 


( १) सहसंचालक , नगर रचना, नाशिक विभाग , नाशिक , प्रशासकीय इमारत , आयुक्त कार्यालय आवार , नाशिक रोड -४२२ १०१. 
( २) सहायक संचालक , नगर रचना, अहमदनगर शाखा, अहमदनगर , सावित्रीबाई फुले संकुल , पहिला माळा, आकाशवाणी केंद्राजवळ , 

सावेडी, अहमदनगर ४१४ ००३. 


( ३ ) मुख्याधिकारी , संगमनेर नगरपरिषद, संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर . 


PAGE 19 Ral www.maharashtra.gov.in (olya a fh) UT dangcapdeda ByC6 31 . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

U. U. VHTT, 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai - 400 032 

dated , 28th May 2019 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. TPS - 1618 / 334 /CR - 131 /2018 /UD - 9.- Whereas , the Government in Urban Development 
Department s vide Notification No. TPS - 1608 /3155 / C.R . 66 /08 /UD -9 , dated 11th August 2008 has 
sanctioned the Development Plan of Excluded Part of Sangamner Municipal Council (hereinafter 
referred to as “ the said Development Plan ”) under Section 31 (1 ) of the Maharashtra Regional and 
Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act") and the 
same has come into force with effect from 26th September 2008 ; 

and whereas , the Sangamner Municipal Council is the Planing Authority for the said Development 
Plan (hereinafter referred to as “ the said Planning Authority ” ) ; 

and whereas , as per the said Development Plan , the land bearing C.T.S. Nos . 1555 , 1555/1 to 
1555/4 , 1554 -A and Others of village Sangmner, taluka Sangamner, district Ahmadnagar (hereinafter 
referred to as “ the said land ” ) are reserved for Site No. 42– “ Municipal Shopping and Parking” (hereinafter 
referred to as “ the said reservation ") ; 

and whereas , the Government in Urban Development Department s vide Directive No. TPS - 1618 / 
334 /C.R . 131 /2018 /UD -09 , dated 31st May 2018 , had issued directives to the Sangamner Municipal Council 
(hereinafter referred to as “ the said Municipal Council") to submit the Modification Proposal under sub 
section ( 1) of Section 37 of the said Act to delete the reservation on the said land and to include the same 
in the “Residential Zone” ; 

and whereas , the said Municipal Corporation has failed to submit the Modification Proposal to the 
State Government ; 

and whereas, the State Government is of opinion that, it is necessary to delete the reservation on the 
said land and to include the same in the“ Residential Zone ” subject to following condition and as specifically 
shown on Plan , and to modify the said Development Plan accordingly as per the provisions of sub - section 
( 1- A ) of Section 37 of the said Act (hereinafter referred to as “ the said Proposed Modification ” ). 
Condition : Before issuing Notification under Section 37 ( 2 ) ofthe Maharashtra Regional and Town Planning 

Act, 1966 , the Concerned Land Owner shall pay premium of the subject land at the rate of 5 
per cent of the land rate as prescribed in the ASR of 2019-2020 . Outof the above total calculated 
premium amount, 50 per cent share of such premium shall be deposited in the concerned 
Branch Office of the District Town Planning Department for crediting the same into the 
Government Treasury and remaining 50 per cent share of the such premium shall be deposited 

with Chief Officer, Sangamner Municipal Council, Sangamner. 
Now , therefore , as provided in sub -section ( 1 - A ) of Section 37 of the said Act , the Government hereby 
declares its intention to initiate the said Proposed Modification and for that purpose , invites Suggestions 
and / or Objections from the general public with respect to the said Proposed Modification . Suggestions 
and / or Objections in this regard shall be submitted to the Joint Director of Town Planning , Nashik Division , 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १३ - १९, २०१९ / ज्येष्ठ २३ - २९ , शके १ ९ ४१ 


, 


Nashik , Administrative Building , DivisionalCommissioner Office Compound , Nashik Road - 422 101, who 
is hereby appointed as the “Officer” for giving hearing in respect of the Suggestions and / or Objections 
received in this regard and to submit his report to the State Government. 

Suggestions / Objections received by the Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik 
within a period of 30 (Thirty ) days from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government 
Gazette shall only be considered . 

The Part Plan showing the said Proposed Modification shall be made available for inspection of the 
public during office hours on allworking days at the following offices : 

1. Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik , Administrative Building, Divisional 
Commissioner Office Compound , Nashik Road - 422 101 . 

2. Assistant Director of Town Planning, Ahmadnagar Branch , Ahmadnagar, Savitribai Phule Complex, 
1st floor, Near Aakashwani Centre , Savedi , Ahmadnagar - 414 003. 

3. Chief Officer, Sangamner Municipal Council, Sangamner. 
This Notice is also available on the Government s website www.maharashtra.gov.in ( कायदे व नियम) 
By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

P. P. SONARE , 
Desk Officer to Government. 


“ 


११ 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 
जिल्हाधिकारी तथा समुचित शासन यांजकडून 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 

केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 

पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 

जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार 
कलम १९ नुसार अधिसूचना. 

मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे; 
जिल्हा जळगाव 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
क्रमांक भूसंपादन / मौजे हातगाव/ एसआर-४७ / २०१५.- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने भूमि जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यात यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) याच्या कलम 

अनुसूची - एक 
११ च्या पोट - कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/ एसआर-४७/ २०१५ , दिनांक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
५ जुलै २०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे 

जिल्हा जळगाव, तालुका चाळीसगाव 
असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक 

संपादित क्षेत्र 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची “ दोन " 
मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 

गट क्रमांक 
आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


" 


भूमापन क्रमांक / 


१ 


२ 


हे . आर 


मौजे हातगाव 


३००/१ 


० ०६ 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, जळगाव यांनी कलम १५ च्या पोट 
कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित 
करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि 
म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट- कलम ( १) च्या 
तरतुदींअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 


४० - अ/ ७ 


० ०८ 


४० - अ / ५ 


० १६ 


४० - अ / ३ 


० ०३५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १३ - १ ९, २०१९ / ज्येष्ठ २३ - २९ , शके १९ ४१ 


९ 


अनुसूची - एक – चालू 


अनुसूची - एक - चालू 


संपादित क्षेत्र 


संपादित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


१ 


२ 


१ 


२ 


हे . आर 


हे . 


आर 


मौजे हातगाव - चालू 


मौजे हातगाव - चालू 


१२३ / २ - ब 


० ३८ 


४० - अ / ४ 
४० - अ / ६ 


} 


० ५८ 


१२३/ १ - क 
१२३/ १ - ब 


० ०६ 


३०२/५ 


० ३३ 


३०४ 


० १५ 


१२३ / १ - अ 


० ०३ 


३०३ 


० १३ 


८५- क / १ 


० १३ 


३०२ पै. 


० 


१७ 


८५ - अ 


O 


०७ 


.. 


२ ९ ८ - ब 


० २२ 


८८ 


० १३ 


२ ९ ८ - अ 


० १७ 


८ ९ / १ 


O 


२८२/१ 


.. 


० ०४ 


९ ० 


.. 


० 


०४ 


२ ९९ / ४० 


० ०५ 


९ १ 


0 


०४ 


२९९ / ३४ 


० ०६ 


९ २ 


.. 


० ० ९ 


२ ९९/ ४१ 


० ०८ 


९ ८ पै . 


० १२ 


२ ९९ / ४२ 


.. 


० 


ole 


९ ८ पै. 


० ३४ 


२९९ / १० 


० 


०८ 


२ ९९ / ३६ 


० ०६ 


१०० / १४ - अ 
१०० / १४ - ब 


० १८ 


२ ९९/ ४५ 


० २५ 


१००/१२ 


० ३२ 


२ ९९/ १८ - ड 


० ३२ 


१००/१३ 


० १२ 


२ ९९ / १६ 


० १५ 


१००/११ 


० ५१ 


२८०/१ 


० ४३ 


८५ - ड 


० २१ 


२८०/२ 


० 


०४ 


० १४ 


८५ - ई 


२७ ९ / ३ 


.. 


० ००५ 


२८५ 


० २३ 


१२२/२ 


० ०३ 


२७८ 


० १२ 


१२२/१ 


० १४ 


२८६ 


० २२ 


मौजे अंधारी 


१२५ 


० १४ 


२/१ 


० ०५ 


१२४/१ 


० २४ 


२/२ 


.. 


० ०३.५० 


१२४/ २ - ब 


० 


०७ 


० ०३.५० 


३ 

४ 


१२३ / २- अ 


० ० ९ 


० २३.५० 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १३ - १ ९, २०१९ / ज्येष्ठ २३ - २९ , शके १९ ४१ 


अनुसूची - एक – चालू 


अनुसूची - एक - चालू 


संपादित क्षेत्र 


संपादित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


१ 


२ 


१ 


२ 


हे . आर 


हे . 


आर 


मौजे अंधारी – चालू 


मौजे अंधारी 


चालू 


० १८.५० 


१४०/३/२ 


० ० ९ 


१३/१ 
१३/२ 


} 


१४०/३/३ 


० १३ 


१४ 


.. 


० २३ 


१४२/१ 


० ३० 


१५/२ 


० १ ९ 


१४४ 


० १३ 


१६- ब 


० १ ९ 


२१६/२/२ 


० ०२ 


१७ - ब 


० २५ 


२१८ 


} 


० ५३ 


२१ ९ 


२८ 


० १५ 


२२२ 


० ७४ 


२ ९ / १ 


० ११ 


मौजे अंधारी, तमगव्हाण 


२ ९ / २ 


० 


११ 


४१ 


० १० 


३५ 


० १.५० 


३६ 


४२/१ 
४२/२ 


० १३ 


.. 


} 


० ० ९ 


.. 


४३ 


० ०६ 


.. 


० १४ 


४३/२ 


० १३.५० 


४३ / १ - अ 
४३ / १ - ब 
४३/२ 


४४ 


०७ 


४५/२ 


० १३ 


७२ 


० २० 


४५/३ 


८०/१ पै .- ब 


० 


० ४६ 


०७ 


.. 


४५/४ 


० १४.५० 


८०/२ 


० ११ 


५७- क 


८१ / १ - अ 


०४ 


० 


O 


०४ 


५ ९ / २ / २ 


० ०३ 


८१/ १ - क 


० 


०७ 


.. 


६१ 


० ०८ 


८१/ ३ - क 


० ०२ 


६२/१ 


० ०८ 


८१/४ 


O 


०७ 


६४/१ 


० १३.५० 


८७/१/१ 


० १० 


६४/ २ - अ 


० १३.५० 


८७/१/२ 


० ० ९ 


६५ 


० २४.५० 


८७/१/३ 
८७/१/४ 


० ०५ 


१० ९ - अ 


० ०६.५० 


१० ९ - ब 


० ०६ 


८७/१/५ 
८७/२ 


११३/१ 
११३/२ 


} 


० २५ 


मौजे माळशेवगे 


१४३ 


० २१ 


१४०/१ 


० ० ९ 


१४४/२ 


.. 


० १० 


१४०/२ 


० २०.५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १३ - १ ९, २०१९ / ज्येष्ठ २३ - २९ , शके १९ ४१ 


११ 


अनुसूची - एक – चालू 


अनुसूची - एक - चालू 


संपादित क्षेत्र 


संपादित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


१ 


२ 


१ 


२ 


हे . आर 


हे . 


आर 


मौजे माळशेवगे - चालू 


मौजे माळशेवगे 


चालू 


१४४/३ 


० १० 


१७५ - अ / २/ १ 


० ०२ 


१४५ 


० २८ 


१६३/१ 


० १६ 


१४१ 


० ०३ 


अनुसूची - दोन 


.. 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


१४२ 


० १३ 


. 


१४५ 


० ०२ 


१४६ 


० ०३ 


१४७/१ 


० ०२ 


१४७/ २- अ 


० 


०४ 


१४८ - अ 


० ०५ 


प्रकल्पाचे नाव : मौजे हातगाव , अंधारी , तमगव्हाण , माळशेवगे , 
तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव येथील खाजगी जमिनी कालवा 
वितरिकाकरिता भूसंपादन करणेबाबत. 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे हातगाव , अंधारी, तमगव्हाण, माळशेवगे, 
तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव येथील खाजगी जमिनी कालवा 
वितरिकाकरिता भूसंपादन. 
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन व पाणीपुरवठा . 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन- निरंक. 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश- निरंक . 


१४८ - ब / २ 


० १२ 


१४ ९ 


० ००६ 


१६८/२ 


० १७ 


१६ ९ - अ/ २ 


} 


.. 


० 


०४ 


१६९ - क 


टीप .- 


१६ ९ - ब 


० ०६ 


१७२ 


० ०७ 


१७३ - अ 


} 


० 


०७ 


१७३ - ब 


( १ ) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे निरीक्षण , 

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव 
तसेच उपविभागीय अधिकारी , लघु पाटबंधारे विभाग , पाचोरा 

यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येईल . 
( २) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 

पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा 
कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर 
बोजा व अडथळा करू नये . 


१ ९ ३ / १ 


० ०३ 


१ ९ ३/ २ 


० ०३ 


१ ९ ३/ ३ 


० ०४ 


१६५ / १ - ब 


O 


०७ 


( ३ ) 


संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 
नोंद घ्यावी. 


१६५/ २ - क 


० 


०७ 


१६६/३ 


० 


०७ 


.. 


( ४ ) 


दुय्यम निबंधक , चाळीसगाव यांनी संपादनाखालील गटाच्या 
खरेदी- विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी. 


१६७ 


० 


.. 


१० 


१६८/१/२ 


० ०५ 


डॉ . अविनाश ढाकणे, 


१६ ९ - ब 


० ० ९ 


जिल्हाधिकारी, जळगाव 
तथा समुचित शासन, जळगाव. 


१७०/२ 


० ० ९ 


जळगाव, २७ एप्रिल २०१ ९. 


१७५/ २ - अ 


० ०३ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १३ - १९ , २०१९ / ज्येष्ठ २३ - २९ , शके १९ ४१ 


अनुसूची - एक - चालू 


संपादित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


१ 


२ 


हे . 


आर 


१०८०/६ 


० १० 


१०८०/७ 


० १३ 


१०८०/८ 


० १२ 


१०८०/१० 


० 


१७ 


९ ७५ 


० ०५ 


० १० 


. 


-- 


-- 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 

कलम १ ९ नुसार अधिसूचना. 
जिल्हा जळगाव 

क्रमांक भूसंपादन / मौजे वाघळी/ एसआर-२१६/ २०१७. -ज्याअर्थी, समुचित 
शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन / एसआर -२१६/ २०१७, दिनांक 
१३ सप्टेंबर २०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि 
त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 

एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची 
दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, जळगाव यांनी कलम १५ च्या पोट 
कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित 
करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे; आणि 
म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदींन्वये 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे , असे 
याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
" पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार " 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, 
चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव, तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव 
यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 
जिल्हा जळगाव, तालुका चाळीसगाव, मौजे वाघळी 

संपादित क्षेत्र 


५३७ 

अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : मौजे वाघळी, तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव 
येथील खाजगी जमिनी उजवा कालवा वितरिकाकरिता भूसंपादन 
करणेबाबत . 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे वाघळी, तालुका चाळीसगाव, जिल्हा 
जळगाव येथील खाजगी जमिनी उजवा कालवा वितरिकाकरिता भूसंपादन 
करणेबाबत. 
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन व पाणीपुरवठा. 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन- निरंक . 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश- निरंक . 
टीप .- 


. 


( १ ) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त जमिनींच्या आराखड्याचेनिरीक्षण, 

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय , चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव 
तसेच उपविभागीय अधिकारी, लघु पाटबंधारे विभाग, पाचोरा 

यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येईल . 
( २ ) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 

पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा 
कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर 

बोजा व अडथळा करू नये . 
( ३) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 

नोंद घ्यावी. 
( ४ ) दुय्यम निबंधक , चाळीसगाव यांनी संपादनाखालील गटाच्या 
खरेदी-विक्रीवर निबंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी. 

डॉ . अविनाश ढाकणे , 

जिल्हाधिकारी, जळगाव 

तथा समुचित शासन , जळगाव . 
जळगाव , २७ एप्रिल २०१ ९ . 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


१ 


२ 


हे . 


आर 


. 


१०८०/१ 


० ०३ 


१०८०/ २ + ३ + ४ 


० १६ 


१०८०/५ 


० ० ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १३ - १९ , २०१९ / ज्येष्ठ २३ - २९ , शके १९ ४१ 


१३ 


हावभाव करणे किंवा सोंग आणणे अगर तशी चित्रे , चिन्हे किंवा इतर 
वस्तू तयार करणेकिंवा त्यांचा प्रचार करणे ; 

( फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ, तसेच 
अन्य कारणास्तव सभा घेणेस , मिरवणुका काढणेस, पाचपेक्षा जास्त 
व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे. 

वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत. 
( अ ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना , ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे, तसेच ज्या 
व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे 
आवश्यक आहे. 

( ब ) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक मिरवणुका, लग्न समारंभ , 
लग्नाच्या मिरवणुका हे कार्यक्रम . 

( क ) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित प्रभारी 
पोलीस निरीक्षक तथा सहायक पोलीस निरीक्षक यांची रीतसर परवानगी 
घेतली आहे , अशा व्यक्ती. 
प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत 

२०१ ९ 

रोजीचे ००.०० वाजेपासून ते दिनांक ११ जून 
२४.०० वाजेपावेतो कालावधीत जारी राहील. 
प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक २८ मे २०१ ९ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


दिनांक २९ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) अन्वये 

आदेश 
क्रमांक डीसी/ कार्या/ ९ - ब -१/ १२६२/ २०१ ९.- पोलीस अधीक्षक , 
अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक जिवीशा/प्रतिबंधात्मक आदेश/ ४७८२/ 
२०१९, दिनांक २६ मे २०१९ चे पत्रानुसार लोकसभा निवडणूक , २०१९, 
निवडणुका पार पडल्या आहेत. सदरचेनिवडणुकांमध्ये भारतीय जनता 
पक्षाचे बहुमताचे सरकार स्थापन होणार आहे. त्याअनुषंगाने काही 
उत्साही कार्यकर्तेमिरवणुका काढून किंवा फटाके वाजवून आनंदोत्सव 
साजरा करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षाचे कार्यकर्ते व 
त्यांचेमध्ये किरकोळ कारणावरून वाद होऊन त्यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच दिनांक ७ मे 
२०१९ रोजीपासून मुस्लीम धर्मीयांचा पवित्र रमजान महिना सुरू झाला 
असून मुस्लीम धर्मीयांच्यावतीने मोठ्या प्रमाणात विविध धार्मिक कार्यक्रम 
आयोजित करण्यात आले आहेत. दिनांक ५ जून २०१९ रोजी चंद्र 
दर्शनावर अवलंबून एक दिवस मागे पुढे रमजान ईद हा सण अहमदनगर 
शहरात व ग्रामीण भागात मोठ्या उत्साहाने साजरा होणार आहे. सदर 
दिवशी मुस्लीम धर्मियांचे वतीने इदगाहमध्ये मोठ्या जनसंख्येमध्ये नमाज 
पठणाचा कार्यक्रम होणार आहे, याबाबत कळविले आहे. 

वरील पार्श्वभूमीवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही , म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण 
निर्माण होऊ नये , यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल 

स्थळसीमेच्या 
हद्दीत मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३ ) चे प्रतिबंधात्मक 
आदेश जारी करणेबाबत पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील 
पत्र , दिनांक २६ मे २०१९ अन्वये विनंती केली आहे व तशी माझी खात्री 
झालेवरून मी , राहुल द्विवेदी, जिल्हादंडाधिकारी , अहमदनगर, मला 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) नुसार प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत 
व ठिकाणी कोणाही इसमास खालील कृत्ये सक्षम अधिकाऱ्यांच्या 
पूर्वपरवानगीशिवाय करण्यास मनाई करीत आहे. 

( अ) शस्त्रे, काठ्या, सोटे, तलवारी , भाले , सुरे, बंदुका , दंडे अगर 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल , अशी कोणतीही 
वस्तू बरोबर नेणे : 

( ब ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाचीकिंवा 
फेकावयाची उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे 
किंवा जमा करणे ; 

( क) कोणत्याही व्यक्तींच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 


मे 


२०१९ रोजीचे 


. 


राहुल द्विवेदी , 


जिल्हादंडाधिकारी, 


अहमदनगर , 

२८ 


मे 


२०१९ . 


अहमदनगर . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


वाचले.- १. पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांचेकडील पत्र जावक 

क्रमांक १८२८ / जिविशा/ का . व सु./ प्रतिबंधात्मक आदेश / 

२०१९ , दिनांक ४ मे २०१९. 
२. मा . जिल्हादंडाधिकारी यांचेकडील आदेश क्रमांक 

दंडप्र -१/ कावि -२८८/ २००५, दिनांक २२ जून २००५. 
३. मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) 

आदेश 
क्रमांक दंडप्र -१ / कावि-४८८३/ २०१९.- लोकसभा सार्वत्रिक 
निवडणूक -२०१९ च्या अनुषंगाने राज्यात आदर्श आचारसंहिता लागू 
असून जळगाव जिल्ह्यात दिनांक २३ मे २०१ ९ रोजी मतमोजणी 
होणार असून ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅट मशिन सशस्त्र बंदोबस्तात स्ट्राँग 
रूम येथे ठेवण्यात आलेल्या असून सदर बंदोबस्तासाठी सुरक्षा गार्ड 
व मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणात तैनात करण्यात आलेले आहे. 

दिनांक ७ मे २०१९ रोजी मुस्लीम बांधवांचा पवित्र रमजान महिना 
सुरू होत आहे. या काळात मुस्लीम बांधवांचा एक महिना सलग 
उपवास असतो, तसेच नमाज पठण देखील असते . बाजारपेठेमध्ये 
विविध स्वरूपाच्या वस्तूंच्या व उपवासाच्या खाद्य पदार्थासाठी बऱ्याच 


करणे ; 


( ड) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक जवळ बाळगणे किंवा 
तयार करणे ; 

( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे, ध्वनिवर्धक 
किंवा ध्वनिक्षेपक यांसारखे मानवी आवाजाचे वर्धन करणारा किंवा तो 
जसाच्या तसा ऐकवणारा उपकरणसंच वापरणे किंवा वाजवणे ; 

( ई) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता 
धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य करणे , आवेशपूर्ण भाषणे करणे , 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १३ - १९, २०१९ / ज्येष्ठ २३ - २९ , शके १ ९ ४१ 


- 


मे 


मे 


, 


प्रमाणात लहान - थोर महिला व बालक यांचा समावेश एकत्रित येऊन 
गर्दी झालेली असते . त्याच दिवशी दिनांक ७ मे २०१९ रोजी हिंदू 
बांधवांचा अक्षय्यतृतीया हा सण साजरा होणार असून हिंदू शास्त्राप्रमाणे 
साडेतीन मुहूर्तापैकी एक असा हा सण असून या दिवशी सोने खरेदी 
करण्यासाठी तसेच इतर वस्तू व खाद्य पदार्थ खरेदी करण्यासाठी 
लहान - थोर महिला व बालक अशांची बाजारपेठेमध्ये गर्दी एकवटलेली 
असते. एकंदरीत हिंदू- मुस्लीम सण एकत्र आल्याने बऱ्याच प्रमाणात 
गर्दी तयार झालेली असते . याच दिवशी श्री बसवेश्वर महाराज , 
श्री परशुराम महाराज यांची जयंती असून त्या निमित्ताने त्या त्या 
समाजाचे बांधवांनी शोभा यात्रा, प्रतिमा पूजन , रॅली अशा स्वरूपाचे 
कार्यक्रम आयोजित केलेले असून त्या निमित्तानेदेखील शहरात, तालुक्यात , 
गावागावात उत्साहाने जयंती साजरा करण्यात येणार आहे . दिनांक 
२०१ ९ रोजी श्री आद्य शंकराचार्य जयंती व दिनांक १४ 

२०१९ 
रोजी धर्मवीर संभाजी महाराज जयंती साजरी होणार असून विविध 
हिंदू संघटना त्यात सामील होणार आहे. यावेळी देखील शहरात , 
जिल्ह्यात सर्वत्र शोभायात्रा, मिरवणुका, प्रतिमा पूजन असे कार्यक्रम 
आयोजित करण्यात येणार आहेत . दिनांक १८ मे २०१९ रोजी बौद्ध 
धर्मियांची बौद्ध पौर्णिमा साजरी होणार असून त्याअनुषंगाने त्यांचे 
देखील विविध स्वरूपाचे धार्मिक , सांस्कृतिक असे कार्यक्रम आयोजित 
करण्यात आलेले आहे. एकंदरीत वरील सण- उत्सव हे विविध धर्मांचे 
एकत्रित आलेले असून या काळात जातीयवादी , समाजकंटक , गुंड 
प्रवृत्तीचे लोक याचा गैरफायदा घेत असतात व त्याचा परिणाम कायदा 
व सुव्यवस्थेवर होत असतो. 

सध्या राज्यात दुष्काळग्रस्त परिस्थिती असून पाणीटंचाई , वीजकपात , 
नैसर्गिक अवकाळी वादळ, पावसामुळे शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान , 
त्याचप्रमाणे न थांबलेल्या शेतकरी आत्महत्या असे अनेक प्रश्न 
शासनापुढे निर्माण झालेले आहेत . याचा परिणाम सर्वसामान्य शेतकरी 
व जनता यांच्यावर होत असून याचा गैरफायदा विरोधी राजकीय गुंड 
हे घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . जळगाव शहरातील 
महानगरपालिका व गाळेधारक यांचा अद्यापपावेतो भाडे प्रश्न सुटलेला 
नाही. वरील परिस्थिती लक्षात घेता कायदा व सुव्यवस्था अबाधित 
राहावी यासाठी तसेच कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी 
प्रतिबंधात्मक आदेश 

लागू 

होणे जरुरीचे असल्याचे पोलीस अधीक्षक , 
जळगाव यांनी उपोद्घातात नमूद अनुक्रमांक १ च्या पत्रान्वये 
माझ्या निदर्शनास आणून दिल्याने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्थेचे 
परिरक्षण करण्याकरिता संपूर्ण जळगाव जिल्हा हद्दीत काही कृत्यांवर 
बंदी घालणे आवश्यक झाल्यामुळे मी , वामन कदम , अपर 
जिल्हादंडाधिकारी , जळगाव उपोद्घातात नमूद अनुक्रमांक २ च्या 
आदेशान्वये मा . जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव यांनी मला प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून व मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम 
३७ चे पोट - कलम (१) व ( ३) मधील अधिकारांचा वापर करून या 
आदेशान्वये 

( अ) शस्त्रे , सोटे , भाले, तलवारी , बंदुका , सुरे , लाठ्या व काठ्या 
किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही 
हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 


( ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक 
पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे 

( क ) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे सोडावयाची अगर 
फेकावयाची हत्यारे, साधने इत्यादी तयार करणे , जमा करणे किंवा 
बरोबर नेणे 

( ड) कोणत्याही इसमाचेचित्रांचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांचे 
चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे ; 

( इ) सार्वजनिकरित्या ओरडणे, रडणे किंवा विक्षिप्तपणे हावभाव 
करणे : 

( ई ) सभ्यता अगर नीतिमत्तेविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता 
धोक्यात आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे , सोंग आणणे 
आणि तशी चिन्हे , चित्रे , फलक इत्यादी लावणे किंवा इतर कोणताही 
जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे अगर त्यांचा प्रसार करणे , या 
कृत्यांना बंदी घालीत आहे. 

वरील कलम ३७ ( १) अंतर्गतचा हा आदेश ज्यांना हातात लाठी 
किंवा तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही , अशा वृद्ध अथवा 
अपंग इसमांना लागू असणार नाही. 

त्याचप्रमाणे मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ चे 
पोट - कलम ( ३ ) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव 
करण्यास पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा 
घेण्यास किंवा मिरवणुका काढण्यास या आदेशान्वये बंदी घालीत आहे. 
हा आदेश लग्न मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका , प्रेतयात्रा यांना लागू 
असणार नाही. 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे 
आवश्यक आहे , त्यांना लागू होणार नाही. 

हा आदेश दिनांक ५ मे २०१९ चे सकाळी ६.०० वाजेपासून ते 
दिनांक १ ९ २०१ ९ 

चे २४.०० वाजेपावेतो अंमलात राहील . 
हा आदेश आज दिनांक ४ मे २०१ ९ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी पारित केला असे. 


, 


मे 


, 


वामन कदम , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

जळगाव . 


जळगाव , ४ 


मे 


२०१ ९ . 


पोलीस अधीक्षक यांजकडून 


, 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३३ ( १) ( ब ) नुसार 

अधिसूचना 
क्रमांक जिविशा/ लोसनि - मतमोजणी/ मनाई आदेश/ ४४०/ २०१ ९. 
ज्याअर्थी, नंदुरबार जिल्ह्यात लोकसभा निवडणूक -२०१९ चे अनुषंगाने 
महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ गोदाम , जी.टी.पी. कॉलेज रोड, 
नंदुरबार येथे दिनांक २३ मे २०१९ रोजी लोकसभा निवडणुकीसाठी 
मतमोजणी होणार आहे. सदर वेळी कार्यकर्ते/ नागरिक मोठ्या प्रमाणात 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १३ - १९, २०१९ / ज्येष्ठ २३ - २९ , शके १ ९ ४१ 


१५ 


चाकी वाहन पार्किंगसाठी खोडाईमाता मंदिराजवळील गेटकडून 
प्रवेश करतील . दुचाकी वाहने जी.टी.पी. कॉलेजजवळील 
गेटकडून प्रवेश करतील . वाहनांना बाहेर पडण्यासाठी 

आकाशवाणी केंद्राकडून बाहेर पडतील. 
( ३ ) पूजा ट्रेडर्सकडून आय.टी.आय. कॉलेजकडे तसेच डी.आर. 

हायस्कूलकडून खोडाईमाता मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्याने वाहनांना 
प्रवेश बंद राहील. 


जमण्याची शक्यता आहे. सदर वेळी नागरिकांच्या वाहनांमुळे व 
नंदुरबारकडून धुळे व नवापूरकडे जाणाऱ्या वाहनांच्या वाहतुकीमुळे 
मतमोजणी परिसरात वाहतुकीस अडथळा निर्माण होऊन रहदारीचा 
खोळंबा होण्याची शक्यता आहे. तसेच वाहतुकीच्या कोंडीमुळे नागरिकांमध्ये 
धक्काबुक्की, चेंगराचेंगरी होऊन अथवा वाहनांमुळे अपघात घडून मोठ्या 
प्रमाणात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही, याबाबत माझी खात्री झालेली आहे. 

त्याअर्थी, मी , संजय पाटील, पोलीस अधीक्षक , नंदुरबार जिल्हा 
मुंबई पोलीस कायदा अधिनियम, १ ९ ५१ चे कलम ३३ (१)(ब ) नुसार 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी खालीलप्रमाणे 
विनियमनाबाबत आदेश देत आहे . 
( १ ) दिनांक २३ 

रोजी मतमोजणीसाठी व बंदोबस्तासाठी 
येणारे अधिकारी / कर्मचारी / लोकप्रतिनिधी/ मतमोजणी प्रतिनिधी 
यांच्या वाहनांची पार्किंग व्यवस्था आय.टी.आय. कॉलेजमध्ये 
करण्यात आलेली आहे. त्यांनी खोडाईमाता मंदिरामार्गे, जी.टी.पी. 

कॉलेजसमोरून आय.टी.आय. पर्यंत येऊन वाहन पार्किंग करावी. 
( २) मतमोजणीसाठी येणाऱ्या वाहनांसाठी पार्किंगची व्यवस्था यशवंत 

महाविद्यालय मैदानावर करण्यात आलेली आहे . सदर वाहने 
ही धुळे चौफुली, जगतापवाडी, खोडाईमाता मंदिरमार्गेकिंवा 
नंदुरबार शहरातून येणारी वाहने महाराणा प्रताप पुतळा, कृषी 
उत्पन्न बाजार समिती, खोडाईमाता मंदिर मार्गे येतील. चार 


मे 


२०१ ९ 


( ४ ) कार्यकर्ते/ नागरिकांनी निकाल ऐकण्यासाठी आय.टी.आय. 

कॉलेजसमोरील होस्टेलच्या मोकळ्या मैदानावर त्या ठिकाणी 
ध्वनीक्षेपकाद्वारे निकाल प्रक्षेपणाची सुविधा करण्यात आलेली 
आहे. त्यावरून फेरीनुसार मतमोजणी निकालाची माहिती देण्यात 

येईल . 
सदरचा आदेश दिनांक 

२३ मे २०१९ चे सकाळी 

६.०० 

वाजेपासून 
ते मतमोजणी संपेपावेतो नंदुरबार शहरात अंमलात राहील. 

सदर आदेशाचा भंग केल्यास महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , कायदा 
कलम १३१ प्रमाणे अपराध राहील. 
हा आदेश दिनांक 

२० मे 

२०१ ९ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 
दिला असे . 

संजय पाटील , 

पोलीस अधीक्षक , 
नंदुरबार , २० २०१ ९ . 

नंदुरबार . 


मे 


उपसंचालक , भूमि अभिलेख संलग्न जमाबंदी आयुक्त (नागरी भूमापन) यांजकडून 
वाचले.- ( १) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना -१०९ ३/ प्र.क्र . १९/ ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४. 

( २) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख, (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर. - ४३२४/ 

स -४/ १ ९९ ४ , दिनांक २३ सप्टेंबर १ ९९ ४. 
( ३) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , ( महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर. - ६४८६/ 

ना.भू. ४/२००१, दिनांक ४ डिसेंबर २००१. 
( ४) उपसंचालक, भूमि अभिलेख, नाशिक प्रदेश , नाशिक यांचेकडील पत्र क्रमांक न.भू. ३/ कावि-२२३ / २०१७, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१८ 
व क्रमांक न.भू. ३/ बक्तरपूर / परि.प्र./ कावि -७४/ १९, दिनांक १६ एप्रिल २०१९. 

अधिसूचना 
क्रमांक गावठाण / अधिसूचना/ प.नो. २३ / १७५४२/ २०१ ९.- महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना-१० ९ ३/ 
प्र.क्र . १ ९/ ल-१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . 
त्या अनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर. -४३१ ९/ स -४ / १ ९९ ४, दिनांक २० सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये नाशिक विभागातील 
सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत. 

तसेच या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर. - ६४८६/ ना.भू. ४/२००१, दिनांक ४ डिसेंबर २००१ अन्वये नाशिक विभागातील 
सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

उपसंचालक , भूमि अभिलेख, नाशिक प्रदेश, नाशिक यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उपअधीक्षक , भूमि अभिलेख, शेवगाव यांचे अधिनस्त सजा 
शेवगाव प.भू. क्र . २ मध्ये मौजे बक्तरपूर हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केलेले आहे. 

त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा शेवगाव प.भू. क्र . २ मध्ये बक्तरपूर हे गाव नव्याने उपअधीक्षक , भूमि अभिलेख , 
शेवगावमध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे. 

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १० जून २०१९ पासून होणेची आहे. तसेच सदर गावची सनद फी रक्कम रुपये २८,८७५ ची त्वरीत 
वसुली करण्यात यावी. 


२ 


२ 


, 


परिशिष्ट 


१६ 


उपअधीक्षक,भूमिअभिलेख,शेवगाव,जिल्हाअहमदनगरमधीलगावांचा/मिळकतींचातपशील 


जिल्हा 


तालुका 


कार्यालयाचे 


पुनर्रचनेनंतरचीस्थिती 


शेरा 


सध्यापरिरक्षणासाठी 
उपलब्ध 

(पुनर्रचनेपूर्वी) 


परिरक्षणासनव्याने 
घ्यावयाचे 
गाव 


नाव 


सजा 


गावे 


मिळकती 


गावे 


मिळकती 


सजा 


गावे 


मिळकती 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


अहमदनगर 


शेवगाव 


शेवगाव 


आमरापूर 


५३ 
९ 


बक्तरपूर 


१६ 
९ 


शेवगाव 


५४० 


उपअधीक्षक 
, भूमिअभिलेख, 
शेवगाव 
. 


प.भू.क्र.२. 


आखेगाव 


९ 
०० 


प.भू.क्र.२. 


आमरापूर आखेगाव तितर्फा 


८०४ 


घोटण 


६५५ 


घोटण 


६५५ 


चापडगाव 


६५२ 


चापडगाव 


६५४ 


मुगी 


१०२९ 


मुंगी 


१०४२ 


कांबी 


६२९ 


कांबी 


६२ 
९ 


बोधेगाव 


११४९ 


बोधेगाव 


११३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १३ - १ ९, २०१९ / ज्येष्ठ २३ - २९ , शके १९ ४१ 


बालमटाकळी 


७७४ 


बालमटाकळी 


७७४ 


लाडजळगाव 


५७५ 


लाडजळगाव 


५७५ 


गदेवाडी 


५३६ 


गदेवाडी 


५३६ 


हातगाव 


८०१ 


हातगाव 


८०१ 


सामनगाव 


३०१ 


सामनगाव 


३०१ 


बक्तरपूर 


१६ 
९ 


नव्याने 
सामील 


एकूण१२गावे 


८५४० 


१गाव 


१६९ 


एकूण१३गावे८६१४ 


किशोर 
तवरेज 
, उपसंचालक,भूमिअभिलेखसंलग्न जमाबंदीआयुक्त(नागरीभूमापन), 
पुणे. 


पुणे 
, 
३० 


मे 


२०१ 
९ 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १३ - १९, २०१९ / ज्येष्ठ २३ - २९ , शके १ ९ ४१ 


१७ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


एनबीआर/( एनबीआर) / जीएनएल /( ओ)/ २११ / सन २०१८-१९ / सन २०१९ , 
दिनांक ४ जानेवारी २०१९ असा आहे. 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० कलम १२ ( १) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील कलम १० ( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण इतर संस्था 
असे करण्यात आले आहे. 


क्रमांक एनबीआर / एनबीआर / जीएनएल /( ओ )/ २१० / १३८८ / 
२०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नंदुरबार , तालुका - 
जिल्हा नंदुरबार जाहीर करतात की , अरिहंत औद्योगिक सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित , नंदुरबार , तालुका नंदुरबार , जिल्हा 
नंदुरबार ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) मधील कलम ९ (१ ) 
अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनबीआर/ 
( एनबीआर)/ जीएनएल/( ओ)/ २१०/ सन २०१८-१९ / सन २०१८ , दिनांक 
२७ डिसेंबर २०१८ असा आहे. 


नंदुरबार , ४ जानेवारी २०१९. 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० कलम १२ (१) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील कलम १० (१) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण इतर संस्था 
असे करण्यात आले आहे. 


क्रमांक एनबीआर / एनबीआर / जीएनएल / ( ओ )/ २१२/ ५५ / 
२०१९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नंदुरबार , तालुका 
जिल्हा नंदुरबार जाहीर करतात की , कैलास साळुके सेवाभावी 
सहकारी संस्था मर्यादित , नंदुरबार , तालुका नंदुरबार , जिल्हा 
नंदुरबार ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) मधील कलम ९ ( १) 
अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनबीआर/ 
( एनबीआर)/ जीएनएल/( ओ)/ २११/ सन २०१८-१९ / सन २०१९, दिनांक 
११ जानेवारी २०१ ९ असा आहे. 


नंदुरबार , २७ डिसेंबर २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक एनबीआर/ एनबीआर / जीएनएल / ( ओ ) / २११ / ५ / 
२०१ ९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नंदुरबार , तालुका . 
जिल्हा नंदुरबार जाहीर करतात की , छत्रपती शिवाजी महाराज 
कृषी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , खोंडामळी , तालुका नंदुरबार , 
जिल्हा नंदुरबार ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) मधील कलम 
९ (१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० कलम १२ (१ ) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील कलम १० ( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण इतर संस्था 
असे करण्यात आले आहे. 

रणजित म . पाटील, 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था, नंदुरबार . 
नंदुरबार , ११ जानेवारी २०१९. 


- 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


चे कलम 


क्रमांक आस्था/ आदेश / अवसायक बदल / नापत / १३४ / सन २०१९.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
१०३ ( ४ ) अन्वये अवसायकाचे नेमणुकीबाबत बदल करण्याचा अधिकार निबंधकास आहेत. 

त्याअर्थी, मी , रणजित म. पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नंदुरबार खालील नमूद संस्थांचे कामकाज गतिशील होण्यासाठी 
संस्थेचे कामकाजाकरिता नवीन अवसायकाची नेमणूक करीत आहे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अवसायनात काढलेल्या संस्थेचे नाव 


पूर्वीच्या अवसायक मंडळाचे नाव व 


नवीन नेमणूक केलेल्या 
अवसायकाचे नाव व पदनाम 


पदनाम 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


, 


- 


सुशिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
नंदुरबार , तालुका जिल्हानंदुरबार, 


श्री . ए. डी . एलमामे , 
उपलेखापरीक्षक, 
अधीन जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक , 
वर्ग-१ , सहकारी संस्था , नंदुरबार , 


श्री . जे . व्ही . ठाकरे , 
अपर उपलेखापरीक्षक , 
अधीन जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक , 
वर्ग-१ , सहकारी संस्था , नंदुरबार . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १३ - १९ , २०१९ / ज्येष्ठ २३ - २९ , शके १९ ४१ 


परिशिष्ट –चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


२ 


३ 


मारुती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , श्री . ए. डी . एलमामे , 

श्री . जे . व्ही . ठाकरे , 
नंदुरबार , तालुका -जिल्हा नंदुरबार . 

उपलेखापरीक्षक , 

अपर उपलेखापरीक्षक , 
अधीन जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक, 

अधीन जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक , 
वर्ग-१, सहकारी संस्था , नंदुरबार. 

वर्ग -१ , सहकारी संस्था , नंदुरबार . 
नबाई नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , श्री . एम . डी . गांगुर्डे, 

श्री . जे . व्ही . ठाकरे , 
नंदुरबार , तालुका-जिल्हा नंदुरबार. 

तत्कालीन सहायक सहकार अधिकारी , अपर उपलेखापरीक्षक , 
नंदुरबार. 

अधीन जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक , 

वर्ग -१, सहकारी संस्था , नंदुरबार . 
वर नमूद केलेल्या अवसायकाने सदर आदेशाची अंमलबजावणी त्वरित करून संस्थेचा संपूर्ण पदभार पूर्वीच्या अवसायकांकडून घेऊन 
अवसायकाचे कामकाज त्वरित सुरू करावे व पदभार यादीसह अहवाल या कार्यालयास सादर करावा. 
सदरचा आदेश हा आज दिनांक १ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजी माझ्या सही , शिक्क्यानिशी दिला असे . 

रणजित म . पाटील , 

सहायक निबंधक , 
नंदुरबार , १ फेब्रुवारी २०१९ . 

सहकारी संस्था , नंदुरबार . 


वाचावे.- ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०३ (४) 

( २) अपर उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था, शहादा, जिल्हा नंदुरबार यांचेकडील पत्र जावक क्रमांक अवसायन पदभार/ सन २०१८ , 
दिनांक ८ जून २०१८ . 

आदेश 


. 


क्रमांक आस्था/ आदेश / अवसायक बदल/ नापत / गृ.नि./१४२/ सन २०१९.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे कलम 
१०३ (४) अन्वये अवसायकाचे नेमणुकीबाबत बदल करण्याचा अधिकार निबंधकास आहेत . 

ज्याअर्थी, वाचावे क्रमांक २ अन्वये संस्थेचे अवसायक यांची बदली झाल्याने त्यांनी त्यांचे पदभारातील अवसायन संस्थांचे पदभार काढून 
घेऊन दुसऱ्या अवसायकाची नेमणूक करणेबाबत विनंती केली आहे . 

त्याअर्थी, मी , रणजित म . पाटील, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नंदुरबार खालील नमूद संस्थांचे कामकाज गतिशील होण्यासाठी 
संस्थेचे कामकाजाकरिता नवीन अवसायकाची नेमणूक करीत आहे. 

परिशिष्ट 
अवसायनात काढलेल्या संस्थेचे नाव पूर्वीच्या अवसायक मंडळाचे नाव व 

नवीन नेमणूक केलेल्या 
अवसायकाचे नाव व पदनाम 


अ . क्र . 


पदनाम 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


श्री . ए. डी . पावरा , 


महाराणा प्रताप नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , नंदुरबार . 


श्री . बी . एल . साबळे , 
अवसायक तथा तत्कालीन लेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था , नंदुरबार , 


तालुका लेखापरीक्षक 


२ 


निशांत अर्बन को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी 

नंदुरबार . 


लिमिटेड , 


श्री . बी . एल . साबळे , 
अवसायक तथा तत्कालीन लेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था , नंदुरबार . 


अधीन जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक , 
वर्ग -१, सहकारी संस्था , नंदुरबार . 
श्री . ए . डी . पावरा , 
तालुका लेखापरीक्षक , 
अधीन जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक , 
वर्ग-१, सहकारी संस्था , नंदुरबार. 
श्री . ए. डी . पावरा , 
तालुका लेखापरीक्षक , 
अधीन जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक , 
वर्ग-१, सहकारी संस्था , नंदुरबार , 


३ 


कै . वेडुभाऊ गोविंदभाऊ नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , नंदुरबार . 


श्री . बी . एल . साबळे , 
अवसायक तथा तत्कालीन लेखापरीक्षक, 
सहकारी संस्था , नंदुरबार . 


. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १३ - १९ , २०१९ / ज्येष्ठ २३ - २९ , शके १९ ४१ 


१ ९ 


परिशिष्ट –चालू 


२ 


३ 


४ 


१ 

४ 


, 


५ 


. 


यशोधन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , श्री . बी . एल. साबळे , 

श्री . ए. डी . पावरा, 
नंदुरबार . 

अवसायक तथा तत्कालीन लेखापरीक्षक , 

तालुका लेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था , नंदुरबार . 

अधीन जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक , 

वर्ग -१ , सहकारी संस्था , नंदुरबार . 
शिवराय ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था श्री . जे . व्ही . ठाकरे , 

श्री . ए. डी . पावरा , 
मर्यादित , आष्टे, तालुका नंदुरबार . 

तत्कालीन उपलेखापरीक्षक , 

तालुका लेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था , नंदुरबार . 

अधीन जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक , 

वर्ग -१, सहकारी संस्था , नंदुरबार. 
वर नमूद केलेल्या अवसायकाने सदर आदेशाची अंमलबजावणी त्वरित करून संस्थेचा संपूर्ण पदभार पूर्वीच्या अवसायकांकडून घेऊन 
अवसायकाचे कामकाज त्वरित सुरू करावे व पदभार यादीसह अहवाल या कार्यालयास सादर करावा. 
सदरचा आदेश हा आज दिनांक १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी माझ्या सही , शिक्क्यानिशी दिला असे. 

रणजित म . पाटील, 

सहायक निबंधक , 
नंदुरबार , १ फेब्रुवारी २०१९ . 

सहकारी संस्था , नंदुरबार. 


. 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ आदेश/ अवसायक अंशत बदल/ नापत / ४९ ०/ सन २०१९.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१०३ ( ४) अन्वये अवसायकाचे नेमणुकीबाबत बदल करण्याचा अधिकार निबंधकास आहेत . 

त्याअर्थी, मी , शिवपुरी या . पुरी , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नंदुरबार असा आदेश देतो की , खालील परिशिष्टातील नमूद 
संस्थांचे कामकाज गतिशील होण्यासाठी सदर संस्थेचे कामकाजाकरिता अंशत : बदल करण्यात येत आहे. 


, 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अवसायनात काढलेल्या 


पूर्वीच्या अवसायकाचे 


नवीन नेमणूक केलेल्या 
अवसायकाचे नाव व पदनाम 


संस्थेचे नाव 


नाव व पदनाम 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


२ 


. 


३ 


नंदुरबार जिल्हा सुशिक्षित बेरोजगार 

श्री . नि . भ . चौधरी, 

श्री . नि . भ . चौधरी, 
सहकारी संघाचे फेडरेशन मर्यादित , 

सहायक निबंधक , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
नंदुरबार . 

सहकारी संस्था , नंदुरबार . 

शहादा, जिल्हा नंदुरबार . 
नंदुरबार अर्बन क्रेडिट को - ऑपरेटिव्ह 

श्री . नि . भ . चौधरी, 

श्री . नि . भ. चौधरी, 
क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , 

सहायक निबंधक , 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 
नंदुरबार, तालुका-जिल्हा नंदुरबार . 

सहकारी संस्था , नंदुरबार . 

शहादा , जिल्हा नंदुरबार . 
साईनाथ टेक्निकल कारागीर सहकारी 

श्री . नि . भ . चौधरी , 

श्री . नि . भ. चौधरी, 
संस्था मर्यादित , नंदुरबार , तालुका नंदुरबार , सहायक निबंधक , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
जिल्हा नंदुरबार . 

सहकारी संस्था , नंदुरबार . 

शहादा , जिल्हा नंदुरबार . 
वर नमूद केलेल्या अवसायकांनी सदर आदेशाची अंमलबजावणी त्वरित करावी. 
सदरचा आदेश हा आज दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी माझ्या सही , शिक्क्यानिशी दिला असे . 

शिवपुरी या . पुरी , 

जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , नंदुरबार . 
नंदुरबार , ४ फेब्रुवारी २०१९ . 


, 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १३ - १९, २०१९ / ज्येष्ठ २३ - २९ , शके १ ९ ४१ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


मध्यंतरीय आदेश 


. 


, 


क्रमांक आस्था / क .१०२/ मध्यं.आदेश / एकलव्य सु.बे. / ८८ / 
सन २०१९ .- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , रणजित म. 
पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नंदुरबार असा आदेश 
देतो की , एकलव्य प्रेरणा सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी 
संस्था मर्यादित , नंदुरबार, तालुका -जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचा 
कारभार गुंडाळण्यात येत आहे आणि याच अधिनियमातील कलम १०३ 
अन्वये संस्थेवर अवसायक म्हणून श्री. जे. व्ही . ठाकरे , पहिले अपर 
लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , नंदुरबार यांची नेमणूक करीत आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , ८७ अन्वये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे 
सदर संस्थेच्या संचालक मंडळाने या आदेशाच्या तारखेपासून दिनांक 
२० फेब्रुवारी २०१ ९ च्या आत निम्नस्वाक्षरीकार यांचेकडेस हा 
मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येऊ नये ? याबाबत समर्पक 
स्पष्टीकरण सहपुराव्यासह सादर करावे. तसेच याबाबतीत संस्थेच्या 
संचालक मंडळ व सभासद तसेच कर्मचारी यांना आपले म्हणणे 
मांडणेसाठी या कार्यालयात दिनांक २० फेब्रुवारी २०१९ रोजी सकाळी 
११.०० वाजता ठेवण्यात आलेल्या सुनावणीच्या दिवशी हजर राहून 
आपले म्हणणे मांडावे. वरील मुदतीत संस्थेकडून काहीएक स्पष्टीकरण 
न आल्यास अथवा उक्त नैसर्गिक न्यायतत्त्वास अनुसरून सुनावणी 
दिवशी कार्यालयात हजर न राहिल्यास वा सदर आदेशाच्या संबंधात 
आपले कोणतेही लेखी म्हणणे सादर न केल्यास , उक्त नमूद संस्थेचे 
पदाधिकारी, कर्मचारी, सदस्य यांना सदर आदेश मान्य असून संस्था 
अवसायनात घेणेबाबत त्यांचे काहीएक म्हणणे नाही असे गृहित धरून 
संस्था समापित करण्याबाबतचा अंतिम आदेश देण्यात येईल , याची 
नोंद घ्यावी. 


मर्यादित, नंदुरबार , तालुका-जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचा कारभार 
गुंडाळण्यात येत आहे आणि याच अधिनियमातील कलम १०३ अन्वये 
संस्थेवर अवसायक म्हणून श्री. डी. जी . बारी, उपलेखापरीक्षक 
अधिन जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक , वर्ग -१ , सहकारी संस्था , नंदुरबार 
यांची नेमणूक करीत आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , ८७ अन्वये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे 
सदर संस्थेच्या संचालक मंडळाने या आदेशाच्या तारखेपासून दिनांक 
२० फेब्रुवारी २०१ ९ च्या आत निम्नस्वाक्षरीकार यांचेकडेस हा 
मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येऊ नये ? याबाबत समर्पक 
स्पष्टीकरण सहपुराव्यासह सादर करावे. तसेच याबाबतीत संस्थेच्या 
संचालक मंडळ व सभासद तसेच कर्मचारी यांना आपले म्हणणे 
मांडणेसाठी या कार्यालयात दिनांक २० फेब्रुवारी २०१९ रोजी सकाळी 
११.०० वाजता ठेवण्यात आलेल्या सुनावणीच्या दिवशी हजर राहून 
आपले म्हणणे मांडावे. वरील मुदतीत संस्थेकडून काहीएक स्पष्टीकरण 
न आल्यास अथवा उक्त नैसर्गिक न्यायतत्त्वास अनुसरून सुनावणी 
दिवशी कार्यालयात हजर न राहिल्यास या सदर आदेशाच्या संबंधात 
आपले कोणतेही लेखी म्हणणे सादर न केल्यास, उक्त नमूद संस्थेचे 
पदाधिकारी , कर्मचारी , सदस्य यांना सदर आदेश मान्य असून संस्था 
अवसायनात घेणेबाबत त्यांचे काहीएक म्हणणे नाही असे गृहित धरून 
संस्था समापित करण्याबाबतचा अंतिम आदेश देण्यात येईल , याची 
नोंद घ्यावी. 


सदर संस्थेच्या संचालकांनी संस्थेच्या मालमत्तेवर , ज्या वस्तूंवर 
आणि दाव्यांवर , दावायोग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा 
तिचाच अधिकार आहे असे आढळून येईल , ती मालमत्ता , वस्तू व 
तिचे मालकीहक्कासंबंधी दस्त किंवा संस्थेच्या संबंधातील पुस्तके , 
कागदपत्रे व इतर दस्तऐवज यांचा ताबा, नियंत्रण यांची व्यवस्था 
उपरिनिदिष्ट अवसायक यांच्याकडे तत्काळ स्वाधीन करावे. 


हा आदेश दिनांक २१ जानेवारी २०१९ रोजी माझ्या सहीने व 
कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे . 
नंदुरबार , २१ जानेवारी २०१ ९. 


सदर संस्थेच्या संचालकांनी संस्थेच्या मालमत्तेवर , ज्या वस्तूंवर 
आणि दाव्यांवर , दावायोग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा 
तिचाच अधिकार आहे असे आढळून येईल , ती मालमत्ता , वस्तू व 
तिचे मालकीहक्कासंबंधी दस्त किंवा संस्थेच्या संबंधातील पुस्तके , 
कागदपत्रे व इतर दस्तऐवज यांचा ताबा , नियंत्रण यांची व्यवस्था 
उपरिनिदिष्ट अवसायक यांच्याकडे तत्काळ स्वाधीन करावे. 


मध्यंतरीय आदेश 


. 


हा आदेश दिनांक २१ जानेवारी २०१ ९ रोजी माझ्या सहीने व 
कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे . 
नंदुरबार , २१ जानेवारी २०१९. 


मध्यंतरीय आदेश 


क्रमांक आस्था / क .१०२/ मध्यं आदेश/ बाबा गणपती नापत / १०० / 
सन २०१ ९ 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१०२ ( १) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , रणजित म . 
पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नंदुरबार असा आदेश 
देतो की , श्री . बाबा गणपती नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
नंदुरबार , तालुका-जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यात 
येत आहे आणि याच अधिनियमातील कलम १०३ अन्वये संस्थेवर 
अवसायक म्हणून श्री . बी . एल . साबळे , पहिले अपर उपलेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था, शहादा , जिल्हा नंदुरबार यांची नेमणूक करीत आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , ८७ अन्वये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे 
सदर संस्थेच्या संचालक मंडळाने या आदेशाच्या तारखेपासून दिनांक 


क्रमांक आस्था / क .१०२/ मध्यं.आदेश / छ.शिवाजीराजे ह.का. / ९ ४ / 
सन २०१९ .- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , रणजित म . 
पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नंदुरबार असा आदेश 
देतो की , छत्रपती शिवाजी राजे हमाल कामगार सहकारी संस्था 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १३ - १९, २०१९ / ज्येष्ठ २३ - २९ , शके १ ९ ४१ 


२१ 


२० फेब्रुवारी २०१ ९ च्या आत निम्नस्वाक्षरीकार यांचेकडेस हा 
मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येऊ नये ? याबाबत समर्पक 
स्पष्टीकरण सहपुराव्यासह सादर करावे. तसेच याबाबतीत संस्थेच्या 
संचालक मंडळ व सभासद तसेच कर्मचारी यांना आपले म्हणणे 
मांडणेसाठी या कार्यालयात दिनांक २० फेब्रुवारी २०१९ रोजी सकाळी 
११.०० वाजता ठेवण्यात आलेल्या सुनावणीच्या दिवशी हजर राहून 
आपले म्हणणे मांडावे. वरील मुदतीत संस्थेकडून काहीएक स्पष्टीकरण 
न आल्यास अथवा उक्त नैसर्गिक न्यायतत्त्वास अनुसरून सुनावणी 
दिवशी कार्यालयात हजर न राहिल्यास वा सदर आदेशाच्या संबंधात 
आपले कोणतेही लेखी म्हणणे सादर न केल्यास , उक्त नमूद संस्थेचे 
पदाधिकारी, कर्मचारी, सदस्य यांना सदर आदेश मान्य असून संस्था 
अवसायनात घेणेबाबत त्यांचे काहीएक म्हणणे नाही असे गृहित धरून 
संस्था समापित करण्याबाबतचा अंतिम आदेश देण्यात येईल , याची 
नोंद घ्यावी. 


न आल्यास अथवा उक्त नैसर्गिक न्यायतत्त्वास अनुसरून सुनावणी 
दिवशी कार्यालयात हजर न राहिल्यास वा सदर आदेशाच्या संबंधात 
आपले कोणतेही लेखी म्हणणे सादर न केल्यास , उक्त नमूद संस्थेचे 
पदाधिकारी , कर्मचारी , सदस्य यांना सदर आदेश मान्य असून संस्था 
अवसायनात घेणेबाबत त्यांचे काहीएक म्हणणे नाही असे गृहित धरून 
संस्था समापित करण्याबाबतचा अंतिम आदेश देण्यात येईल , याची 
नोंद घ्यावी . 


- 


व 


सदर संस्थेच्या संचालकांनी संस्थेच्या मालमत्तेवर , ज्या वस्तूंवर 
आणि दाव्यांवर , दावायोग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा 
तिचाच अधिकार आहे असे आढळून येईल , ती मालमत्ता , वस्तू 
तिचे मालकीहक्कासंबंधी दस्त किंवा संस्थेच्या संबंधातील पुस्तके , 
कागदपत्रे व इतर दस्तऐवज यांचा ताबा , नियंत्रण यांची व्यवस्था 
उपरिनिदिष्ट अवसायक यांच्याकडे तत्काळ स्वाधीन करावे. 


. 


सदर संस्थेच्या संचालकांनी संस्थेच्या मालमत्तेवर , ज्या वस्तूंवर 
आणि दाव्यांवर , दावायोग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा 
तिचाच अधिकार आहे असे आढळून येईल , ती मालमत्ता , वस्तू व 
तिचे मालकीहक्कासंबंधी दस्त किंवा संस्थेच्या संबंधातील पुस्तके , 
कागदपत्रे व इतर दस्तऐवज यांचा ताबा, नियंत्रण यांची व्यवस्था 
उपरिनिदिष्ट अवसायक यांच्याकडे तत्काळ स्वाधीन करावे . 


हा आदेश दिनांक २१ जानेवारी २०१९ रोजी माझ्या सहीने व 
कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे. 
नंदुरबार , २१ जानेवारी २०१९. 


मध्यंतरीय आदेश 


हा आदेश दिनांक २१ जानेवारी २०१९ रोजी माझ्या सहीने व 
कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे . 
नंदुरबार , २१ जानेवारी २०१ ९. 


मध्यंतरीय आदेश 


१ ९ ६० चे 


- 


. 


क्रमांक आस्था / क .१०२/ मध्यं.आदेश/ अमन नापत/ १०६/ 
सन २०१९ .- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

चे कलम 
१०२ ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , रणजित म. 
पाटील, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नंदुरबार असा आदेश 
देतो की , अमन नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, नंदुरबार , 
तालुका-जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यात येत आहे 
आणि याच अधिनियमातील कलम १०३ अन्वये संस्थेवर अवसायक 
म्हणून श्री . सी . के . पावरा , अपर लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , 
शहादा, जिल्हा नंदुरबार यांची नेमणूक करीत आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , ८७ अन्वये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे 
सदर संस्थेच्या संचालक मंडळाने या आदेशाच्या तारखेपासून दिनांक 
२० फेब्रुवारी २०१९ च्या आत निम्नस्वाक्षरीकार यांचेकडेस हा 
मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येऊ नये ? याबाबत समर्पक 
स्पष्टीकरण सहपुराव्यासह सादर करावे. तसेच याबाबतीत संस्थेच्या 
संचालक मंडळ व सभासद तसेच कर्मचारी यांना आपले म्हणणे 
मांडणेसाठी या कार्यालयात दिनांक २० फेब्रुवारी २०१९ रोजी सकाळी 
११.०० वाजता ठेवण्यात आलेल्या सुनावणीच्या दिवशी हजर राहून 
आपले म्हणणे मांडावे . वरील मुदतीत संस्थेकडून काहीएक स्पष्टीकरण 


क्रमांक आस्था/ क .१०२/ मध्यं.आदेश/ फैज नापत / ११२/ 
सन २०१९ .- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , रणजित म. 
पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नंदुरबार असा आदेश 
देतो की , फैज नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , नंदुरबार , 
तालुका-जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचा कारभार संस्थेविरूद्ध मा . 

मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यांचे न्यायालयातील गुन्हा दाखल क्रमांक 
१६७/२०१७ च्या न्यायप्रविष्ट बाबींस , न्यायीक कारवाईच्या अधीन 
राहून गुंडाळण्यात येत आहे आणि याच अधिनियमातील कलम १०३ 
अन्वये संस्थेवर अवसायक म्हणून श्री . सी . के . पावरा , अपर 
लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , शहादा, जिल्हा नंदुरबार यांची 
नेमणूक करीत आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , ८७ अन्वये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे 
सदर संस्थेच्या संचालक मंडळाने या आदेशाच्या तारखेपासून दिनांक 
२० फेब्रुवारी २०१९ च्या आत निम्नस्वाक्षरीकार यांचेकडेस हा 
मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येऊ नये ? याबाबत समर्पक 
स्पष्टीकरण सहपुराव्यासह सादर करावे. तसेच याबाबतीत संस्थेच्या 
संचालक मंडळ व सभासद तसेच कर्मचारी यांना आपले म्हणणे 
मांडणेसाठी या कार्यालयात दिनांक २० फेब्रुवारी २०१९ रोजी सकाळी 
११.०० वाजता ठेवण्यात आलेल्या सुनावणीच्या दिवशी हजर राहून 
आपले म्हणणे मांडावे. वरील मुदतीत संस्थेकडून काहीएक स्पष्टीकरण 
न आल्यास अथवा उक्त नैसर्गिक न्यायतत्त्वास अनुसरून सुनावणी 
दिवशी कार्यालयात हजर न राहिल्यास वा सदर आदेशाच्या संबंधात 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १३ - १ ९, २०१९ / ज्येष्ठ २३ - २९ , शके १९ ४१ 


आपले कोणतेही लेखी म्हणणे सादर न केल्यास, उक्त नमूद संस्थेचे 
पदाधिकारी, कर्मचारी, सदस्य यांना सदर आदेश मान्य असून संस्था 
अवसायनात घेणेबाबत त्यांचे काहीएक म्हणणे नाही असे गृहित धरून 
संस्था समापित करण्याबाबतचा अंतिम आदेश देण्यात येईल , याची 
नोंद घ्यावी. 


श्री . ए. बी . भिल्लारे , जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

कमलाकर अ. कोठेकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 


अहमदनगर , ३० 

जानेवारी 

२०१ ९ . 


सदर संस्थेच्या संचालकांनी संस्थेच्या मालमत्तेवर , ज्या वस्तूंवर 
आणि दाव्यांवर , दावायोग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा 
तिचाच अधिकार आहे असे आढळून येईल , ती मालमत्ता , वस्तू व 
तिचे मालकीहक्कासंबंधी दस्त किंवा संस्थेच्या संबंधातील पुस्तके , 
कागदपत्रे व इतर दस्तऐवज यांचा ताबा, नियंत्रण यांची व्यवस्था 
उपरिनिदिष्ट अवसायक यांच्याकडे तत्काळ स्वाधीन करावे. 


आदेश 


. 


हा आदेश दिनांक २१ जानेवारी २०१ ९ रोजी माझ्या सहीने व 
कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे . 


रणजित म . पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, नंदुरबार . 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १२१/ सन २०१९.- श्री . एम . ए . पठाण , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पारनेर यांची दिनांक २८ जानेवारी २०१९ ते 
३० जानेवारी २०१ ९ 

रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक २६ जानेवारी २०१९ रोजी 
ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमानंतर ते दिनांक 

२०१ ९ 

रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 


३१ जानेवारी 


नंदुरबार , २१ जानेवारी २०१ ९. 


- 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एम . ए. पठाण यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, पारनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
पारनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


ते 


२ 


रे 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १३ ९/ सन २०१९.- श्री . ए . बी . भिल्लारे , 
जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची 
दिनांक ३१ जानेवारी २०१९ ते २ फेब्रुवारी २०१९ रोजीची एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
दिनांक ३० जानेवारी २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सकाळी ९.०० वाजेपर्यंत व दिनांक ३ फेब्रुवारी 
२०१९ रोजी न्यायीक अधिकारी यांची कार्यशाळा संपलेनंतर ते दिनांक 
४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्री . एम. ए. पठाण , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पारनेर यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक 
२६ जानेवारी २०१ ९ रोजी ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमानंतर 

पासून 
दिनांक २७ जानेवारी २०१९ रोजीपर्यंत श्रीमती यु . ए. बोराडे, 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पारनेर यांचेकडे व दिनांक 
२८ जानेवारी २०१९ रोजीपासून ते दिनांक ३१ जानेवारी २०१९ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूवीपर्यंत श्रीमती पी . एन. कोकाटे, सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , पारनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . एम . ए . पठाण , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पारनेर हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पारनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


, 


, 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. बी . भिल्लारे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , २१ जानेवारी २०१९ . 


आदेश 


श्री . ए. बी . भिल्लारे , जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस. आर. नावंदर , जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ८८ / सन २०१ ९.- श्रीमती पी . एन . कोकाटे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पारनेर यांची दिनांक २२ जानेवारी 
२०१९ ते २४ जानेवारी 

एकूण ३ 

दिवसांची वैद्यकीय 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 


२०१ ९ रोजीची 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १३ - १९, २०१९ / ज्येष्ठ २३ - २९ , शके १ ९ ४१ 


२३ 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . एन. कोकाटे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पारनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर, पारनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ९ १/ सन २०१९.- श्रीमती डी. एम . भंडे, 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांची दिनांक 
२८ जानेवारी २०१ ९ ते दिनांक 

३० जानेवारी २०१ ९ रोजीची 

एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
दिनांक २८ जानेवारी २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वी ते दिनांक 
३१ जानेवारी २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्रीमती पी . एन . कोकाटे , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
पारनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती यु. ए. बोराडे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , पारनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


श्रीमती पी . एन . कोकाटे , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
पारनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेल्या नसत्या , 
तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पारनेर या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती डी . एम . भंडे यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , 

२२ जानेवारी 

२०१९ . 


आदेश 


श्रीमती डी . एम. भंडे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
श्रीरामपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . बी . जी . पवार , ३रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती डी . एम . भंडे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
श्रीरामपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , 
तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


- 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा / १३७/ सन २०१ ९.- श्रीमती के . पी . राठौर, 
४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
२२ जानेवारी २०१ ९ रोजीची मंजूर करण्यात आलेली किरकोळ रजा 
याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. त्याऐवजी त्यांची दिनांक २२ जानेवारी 
२०१९ ते दिनांक २४ जानेवारी २०१ ९ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के . पी. राठौर यांना ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , २८ 


२८ जानेवारी 


२०१ ९ . 


- 


आदेश 


७ 


श्रीमती के . पी . राठौर , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक 

२२ जानेवारी 

२०१ ९ 

रोजी श्री . पी . पी . मोदी, ५ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे व दिनांक 
२३ जानेवारी २०१ ९ ते २४ जानेवारी २०१९ रोजी श्री . जी . जी . 
इटकळकर , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ २०१/ सन २०१ ९.- श्रीमती एन. के. नागरगोजे , 
वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
४ फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजीची एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी न्यायीक अधिकारी यांच्या कार्यशाळेनंतर 
ते दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


श्रीमती के . पी . राठौर , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एन. के . नागरगोजे यांना ७ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे. 


अहमदनगर , २३ 

जानेवारी 

२०१९ . 


श्रीमती एन . के . नागरगोजे , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १३ - १ ९, २०१९ / ज्येष्ठ २३ - २९ , शके १९ ४१ 


अतिरिक्त कार्यभार श्री . शेख आर. शेख ए., १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


श्रीमती एन . के . नागरगोजे , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या , तर त्या ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


क्रमांक बी -२/ ४२४/ सन २०१ ९.- श्री . राजेश शिवाजीराव वानखेडे, 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री 
यांना दिनांक २९ जानेवारी २०१९ ते दिनांक ३१ जानेवारी २०१९ पावेतो 
अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
दिनांक २८ जानेवारी २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , २ फेब्रुवारी २०१ ९. 


आदेश 


- 


, 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ २०१/ सन २०१ ९.- श्रीमती एन . के. नागरगोजे , 
७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
४ फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१९ रोजीची एकूण 

दिवसांची मंजूर करण्यात आलेली अर्जित रजा याद्वारे रद्द करण्यात 
येत आहे . 
अहमदनगर , ४ फेब्रुवारी २०१ ९. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . राजेश शिवाजीराव वानखेडे यांना 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, साक्री 
या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री 
या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


३ 


श्री . राजेश शिवाजीराव वानखेडे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे 
कालावधीतील त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . राजू अशोक शिवरात्री, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
साक्री यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / १२० / सन २०१ ९.- श्री . ए . एम . पाटणकर , 
१० वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
४ फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजीची एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 


६ 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. एम . पाटणकर यांना १० वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत १० वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . राजेश शिवाजीराव 
वानखेडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, साक्री हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
साक्री या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , २८ जानेवारी २०१९ . 


आदेश 


श्री . ए. एम . पाटणकर , १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री.डी. बी . हंबीरे , ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक बी -२/ ४ ९ ३/ सन २०१ ९.- श्री . अतुल भानुदास जाधव , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
शिरपूर यांना दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१९ 
पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे. 
तसेच दिनांक २ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


, 


श्री . ए. एम. पाटणकर , १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


ते 


सु . व्यं . माने , 


जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री. अतुल भानुदास जाधव यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शिरपूर या 
पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
शिरपूर या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


अहमदनगर , ४ फेब्रुवारी २०१९ . 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १३ - १९, २०१९ / ज्येष्ठ २३ - २९ , शके १ ९ ४१ 


२५ 


आदेश 


२ 


३ 


श्री . अतुल भानुदास जाधव , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे 
कालावधीतील त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस. एस. देशमुख , 

रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग, शिरपूर यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अतुल भानुदास जाधव , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
शिरपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर 
ते सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
शिरपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे, १ फेब्रुवारी २०१९ . 


क्रमांक बी -२/ ६०३ / सन २०१९.- श्री . राजेश त्रिंबकराव नागरे , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१९ 
ते दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१९ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१ ९ ( दुसरा शनिवार ) व दिनांक १० फेब्रुवारी 
२०१९ ( रविवार ) रोजीच्या सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे. तसेच दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . राजेश त्रिंबकराव नागरे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


आदेश 


३ 


क्रमांक बी -१/ ५६०/ सन २०१९.- श्री . मोहन गुलाबराव चव्हाण , 
जिल्हा न्यायाधीश -४ व सहायक सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक 
६ फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१ ९ पावेतो अशी एकूण 

दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१९ ( दुसरा शनिवार) व 
दिनांक १० फेब्रुवारी २०१९ ( रविवार ) रोजीच्या सुट्ट्यांना जोडून 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१९ 
रोजीचेकार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 


श्री . राजेश त्रिंबकराव नागरे , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे 
यांचे दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचेकार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचे अनुपस्थितीचे 
कालावधीतील त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती अर्चना श्रीपत 
नलगे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचेकडेस व 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक 
१४ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती करूणा रामकुमार राजपूत , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . राजेश त्रिंबकराव नागरे, 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , ६ फेब्रुवारी २०१९. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . मोहन गुलाबराव चव्हाण यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -४ व सहायक सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -४ व 
सहायक सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


आदेश 


. 


, 


श्री. मोहन गुलाबराव चव्हाण, जिल्हा न्यायाधीश-४ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस . आर. उगले, जिल्हा न्यायाधीश-२ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९ ८१ चा नियम ३९ खालील 

अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . मोहन गुलाबराव चव्हाण , 
जिल्हा न्यायाधीश -४ व सहायक सत्र न्यायाधीश , धुळे हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व सहायक सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


३ 


टीप -२ 


क्रमांक बी -२/ ६१६/ सन २०१ ९.- श्री . संभाजी सोपानराव देशमुख , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग, शिरपूर यांना दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक १३ फेब्रुवारी 
२०१९ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ९ फेब्रुवारी 
२०१९ ( दुसरा शनिवार ) व दिनांक १० फेब्रुवारी २०१ ९ ( रविवार) 
रोजीच्या सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
१४ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


धुळे , ४ फेब्रुवारी २०१ ९ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . संभाजी सोपानराव देशमुख यांना २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
शिरपूर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १३ - १९ , २०१९ / ज्येष्ठ २३ - २९ , शके १९ ४१ 


कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग , शिरपूर या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


२०१९ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते १५ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एस . एन . 
गंगवाल - शाह , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, धुळे यांचेकडेस 
सोपविण्यात येत आहे. 


- 


५ 


श्री . संभाजी सोपानराव देशमुख, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . अरविंद साहेबराव 
पडांगळे , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग, शिरपूर यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . संभाजी सोपानराव 
देशमुख, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, शिरपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , शिरपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अलोक अशोक पांडे, 

वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

मंगला जनार्दन धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 


. 


धुळे, ७ फेब्रुवारी २०१ ९. 


धुळे , ६ फेब्रुवारी २०१९ . 


, 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक बी -२/ ६३८ / सन २०१९.- श्री . अलोक अशोक पांडे, ५ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
धुळे यांना दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१९ 
पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१९ 
( दुसरा शनिवार ) व दिनांक १० फेब्रुवारी २०१९ ( रविवार ) रोजीच्या 
सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
८ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
१५ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 


क्रमांक एएनआर/ जीएनएल / सी/ ५०३२/ सन २०१ ९. - मी , दिग्विजय 
राठोड , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अहमदनगर या 
प्रमाणपत्राद्वारे असे जाहीर करतो की , अटल बहुउद्देशीय सहकारी 
संस्था मर्यादित , सारसनगर, अहमदनगर , तालुका-जिल्हा अहमदनगर 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे . संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ जीएनएल/ ( सी )/ 
५०३२/ सन २०१८ , दिनांक २२ जानेवारी २०१९ असा आहे. 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण व्यापारी संस्था असे आहे. 

दिग्विजय आहेर , 

जिल्हा उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था , अहमदनगर . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . अलोक अशोक पांडे यांना ५ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


. 


अहमदनगर, २२ जानेवारी २०१९. 


आदेश 


श्री . अलोक अशोक पांडे, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांचेदिनांक ८ फेब्रुवारी २०१९ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . डी . पी . काळे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडेस व दिनांक 
९ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक 
११ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचे कालावधीतील 
रिमांडचे कामकाजासह अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस . यु. न्याहारकर , 
रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, धुळे व दिनांक ११ फेब्रुवारी 


क्रमांक वि -५/ एनएसके / एनएसके / जीएनएल / एस/ ३५४/ सन 
२०१९.- नारी अस्मिता अटल नावीन्यपूर्ण सहकारी संस्था मर्यादित , 
नाशिक ही संस्था अ/ १६, भंदुरे पार्क , संत जनार्दन स्वामीनगर , 
त्रंबक रोड, सातपूर , तालुका जिल्हा नाशिक या मिळकतीवर 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ 
नियम १० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण 
इतर संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे. 


चे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १३ - १९, २०१९ / ज्येष्ठ २३ - २९ , शके १ ९ ४१ 


२७ 


संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / जीएनएल / एस/ ३५४/ 
सन २०१ ९, दिनांक ७ जानेवारी २०१९ असा आहे. 


गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था 
असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 


नाशिक , 


७ जानेवारी 


२०१ ९ . 


संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी/( टीसी)/ ५८३२/ 
५८५/ सन २०१९ , दिनांक २९ जानेवारी २०१ ९ असा आहे . 


आदेश 


नाशिक , 


२ ९ 


जानेवारी 

२०१९ . 


आदेश 


क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी/(टीसी)/ ५८२८ / सन 
२०१९.- श्री . करण राजन दर्याणी मुख्यप्रवर्तक युनायटेड संस्कृती 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सर्व्हे नंबर २७७/ ३ / 
१ + २ मधील प्लॉट नंबर ३ + ४ + ५ + ६ , जनार्दनस्वामी मठासमोर , 
आडगाव नाक्याजवळ , पंचवटी , नाशिक -३ ही संस्था मौजे नाशिक 
शिवारातील सर्व्हे नंबर २७७/ ३/ १ + २, प्लॉट नंबर ३ + ४ + ५ + ६ यांसी 
एकूण क्षेत्र ४९९ ३.६० चौ.मी. या मिळकतींवरील इमारतीसाठीच्या 
सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 
९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९ ६१ चे नियम १० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात 
आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 


क्रमांक वि -१/ एनएसके / एनएसके / एचएसजी/( टीसी)/ ५८३१/ ५८७/ 
सन २०१९.- श्री . छगनराव गोविंदराव थेटे , मुख्यप्रवर्तक नियोजित 
ठक्कर रिट्रिट एच को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
जुना गंगापूरनाका , गंगापूररोड, नाशिक , तालुका -जिल्हा नाशिक -१३ 
ही संस्था मौजे नाशिक शिवारातील सर्व्हे नंबर ६७९ / १ - ए/ ३/ १ + ६७९ / 
१ - ए / ३/ २ / २ मधील प्लॉट नंबर ४०६ यांसी क्षेत्र ३९ ३६.०० चौ.मी. 
पैकी ४७५.४४ या मिळकतींवरील इमारत क्रमांक एच मधील सभासदांसाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ (१) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ 
नियम १० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे 
जाहीर करीत आहे. 


, 


चे 


संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके/ एचएसजी/(टीसी)/ ५८२८ / 
सन २०१९ , दिनांक १६ जानेवारी २०१ ९ असा आहे . 


नाशिक , १६ जानेवारी २०१ ९ . 


संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके/ एचएसजी/( टीसी)/ ५८३१ / 
५८७/ सन २०१९ , दिनांक २९ जानेवारी २०१९ असा आहे. 

२ ९ जानेवारी 

२०१९ . 


आदेश 


नाशिक , 


आदेश 


क्रमांक वि -५ / एनएसके / एनएसके / जीएनएल / एस/ ३१० / सन 
२०१ ९.- गोरक्षनाथ अटल नावीन्यपूर्ण सहकारी संस्था मर्यादित , 
नाशिक ही संस्था मौजे लहवित, तालुका-जिल्हा नाशिक या मिळकतींवर 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ (१ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९६१ चे 
नियम १० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण 
इतर संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे. 


, 


संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके / जीएनएल / एस/ ३१०/ 
सन २०१ ९, दिनांक १७ जानेवारी २०१ ९ असा आहे . 


नाशिक, १७ जानेवारी २०१९ . 


क्रमांक वि -५/ एनएसके / एनएसके/ जीएनएल / एस / १४४१/ सन 
२०१९.- प्रमुखराज अटल नावीन्यपूर्ण सहकारी संस्था मर्यादित , 
नाशिक ही संस्था फ्लॅट क्रमांक ९ , चंद्रमा हाईटस् , कामगारनगर 
रोड, काळेनगर -०३ , सातपूर , तालुका जिल्हा नाशिक या मिळकतींवर 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ (१) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे 
नियम १० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण 
इतर संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 

संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके / जीएनएल / एस / १४४१/ 
सन २०१ ९, दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१९ असा आहे. 

डॉ . प्रिया दळणर , 

उपनिबंधक . 
सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , 

नाशिक . 


आदेश 


, 


क्रमांक वि -१/ एनएसके / एनएसके / एचएसजी/ (टीसी)/ ५८३२/ ५८५/ 
सन २०१९.- श्री . प्रविण साखरसिंग राजपूत , मुख्यप्रवर्तक नियोजित 
नारायणी को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , नाशिक , 
तालुका-जिल्हा नाशिक -११ ही संस्था मौजे नाशिक शिवारातील सर्व्ह 
नंबर ४७५- अ / ३ / २ - ब यांसी क्षेत्र ७५७.७९ चौ.मी. या मिळकतींवरील 
इमारतीसाठीच्या सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 


नाशिक , ६ फेब्रुवारी २०१९ . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १३ - १९, २०१९ / ज्येष्ठ २३ - २९ , शके १ ९ ४१ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


आदेश 


शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे जाहीर करतो की , नियोजित 
बळीराजा शेतीपूरक नाविन्यपूर्ण सहकारी संस्था मर्यादित , शिरपूर , 
तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आलेली 
असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ जीएनएल/( ओ )/ 
७४१/ २०१८-१९ / सन २०१८, दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१८ असा 
आहे. 


क्रमांक जिदुविअ/ अ.नगर / सह.संस्थानोंदणीज्ञापन/ २७८१/ सन 
२०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), अहमदनगर हे 
याद्वारे जाहीर करतात की , श्री . दिनकर नामदेव देशमुख मुख्यप्रवर्तक 
नियोजित स्व . त्रिंबकराव भाऊराव देशमुख सहकारी दूध उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्यादित, धांदरफळ बुद्रुक , तालुका संगमनेर , 
जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा २४ वा अधिनियम) चे कलम ९ (१) अन्वये 
नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचेनियम , 
१० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषि संस्था असून उपवर्गीकरण 
इतर कृषि संस्था असे आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसएनआर / एजीआर/ ओ / 
डी / ४८६६/ सन २०१८ , दिनांक ७ डिसेंबर २०१८ असा आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे कलम १२ ( १) व 
त्याखालील नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण 
संस्था असून उपवर्गीकरण ( क ) इतर संस्था असे आहे. 


शिरपूर , १६ 


ऑक्टोबर 


२०१८ . 


आदेश 


दीपक पराये, 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था ( दुग्ध) , 

अहमदनगर. 


अहमदनगर , ७ डिसेंबर २०१८ . 


- 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


क्रमांक डीएलई / एसपीआर/ जीएनएल /( ओ)/ ७४४/ २०१८-१९ / सन 
२०१८.- मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे जाहीर करतो की , नियोजित 
श्रीराम शेतीपूरक नावीन्यपूर्ण सहकारी संस्था मर्यादित , शिरपूर , 
तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी करण्यात आलेली 
असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ जीएनएल /( ओ )/ 
७४४/ २०१८-१९ / सन २०१९ , दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१ ९ असा आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे कलम १२ ( १) व 
त्याखालील नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण 
संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 

मनोज चौधरी , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , शिरपूर , 

जिल्हा धुळे . 
शिरपूर , ५ फेब्रुवारी २०१९ . 


आदेश 


. 


क्रमांक डीएलई / एसपीआर / जीएनएल /( ओ) / ७४० / २०१८-१९ / सन 
२०१८.- मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे जाहीर करतो की , नियोजित 
वसुंधरा सामाजिक , औद्योगिक व पणन सहकारी संस्था मर्यादित , 
शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी करण्यात 
आलेली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ जीएनएल/ 
( ओ)/ ७४० / २०१८-१९ / सन २०१८ , दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१८ 
असा आहे . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे कलम १२ ( १ ) व 
त्याखालील नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण 
संस्था असून उपवर्गीकरण ( क ) इतर संस्था असे आहे. 


शिरपूर , १६ ऑक्टोबर २०१८. 


क्रमांक बी -१/ ७०७/ सन २०१९.- श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , 
जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक ११ 
फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१९ पावेतो अशी एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले 
होते . 


आदेश 


क्रमांक डीएलई/ एसपीआर / जीएनएल /( ओ)/ ७४१/ २०१८-१९/ सन 
२०१८.- मी , मनोज चौधरी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १३ - १ ९, २०१९ / ज्येष्ठ २३ - २९ , शके १९ ४१ 


२ ९ 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीतील त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार डॉ . श्रीमती सृष्टी निळकंठ , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात 
आला आहे. 


- 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , 
जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


क्रमांक वि -४/ एनएसके / एनएसके / जीएनएल ( ओ)/ २३२ / ७५५/ 
सन २०१९.- मी , गौतम बलसाणे , जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी 
संस्था , नाशिक मानव विकास अटल नावीन्यपूर्ण बहुउद्देशीय 
सहकारी संस्था मर्यादित , नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी झाल्याचे 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाचे कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १० (१) नुसार संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण 
संस्था व उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर 


धुळे , १२ फेब्रुवारी २०१ ९. 


करीत आहे . 


आदेश 


गौतम बलसाणे , 


जिल्हा उपनिबंधक , 


सहकारी संस्था , नाशिक . 


. 


८ 


३ 


नाशिक , 


२८ 


जानेवारी 

२०१ ९ . 


क्रमांक बी -२/ ७२६ / सन २०१ ९.- श्री . संतोष हणमंत गरड , ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक ६ फेब्रुवारी 
२०१९ ते दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१९ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची 
परिवर्तित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . संतोष हणमंत गरड यांना ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


, 


श्री . संतोष हणमंत गरड , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीतील त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . पवन हरिविजय बनसोड , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आला होता. 


श्री . संतोष हणमंत गरड , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर 
केले आहे . 


क्रमांक एनएसके / सीएचडी/ जीएनएल/ ४९९९ / ४७/ सन २०१९. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चांदवड यांनी मुख्यप्रवर्तक श्री 
गुरु गोरक्षनाथ अटल नावीन्यपूर्ण सहकारी संस्था मर्यादित , 
कानमंडाळे , तालुका चांदवड , जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी 
झाल्याचे व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाचे कलम १२ ( १) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १० (१) नुसार 
संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण इतर संस्था 


- 


असे करण्यात आल्याचे जाहीर करीत आहे. 


- 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . संतोष हणमंत गरड , 
४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

मंगला जनार्दन धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 


सविता प्र. शेळके , 


सहायक निबंधक, 


सहकारी संस्था , चांदवड , 


जिल्हा नाशिक . 


धुळे, १२ फेब्रुवारी २०१९ . 


चांदवड , २१ जानेवारी २०१ ९ . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १३ - १ ९, २०१९ / ज्येष्ठ २३ - २९ , शके १९ ४१ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


आदेश 


सदर संस्था नोंदणी क्रमांक जेजीए/ एएमएनआर / एजीआर / ( ओ )/ 
( डी )/ ९ ८ ९/ सन २०१ ९, दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१ ९ असा आहे . 

रविंद्र पाटील , 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 

जळगाव . 


, 


जळगाव , १२ फेब्रुवारी २०१९. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( आऊयो) यांजकडून 


क्रमांक जिदुविअ/ धुळे/ सहकार / ७७९/ सन २०१९.- सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), धुळे याद्वारे असे अधिसूचित करतात की , 
राजे यशवंत होळकर धनगर मागासवर्गीय महिला बंदिस्त शेळी 
मेंढीपालन सहकारी संस्था मर्यादित , काकर्दे, तालुका शहादा , 
जिल्हा नंदुरबार ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 

१ ९ ६१ 
चे नियम ५ अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी क्रमांक 
डीएलई/ डीएलई/ एजीआर ( ओ) / ७७९/ सन २०१८-२०१९ , दिनांक ३० 
जानेवारी २०१ ९ असा आहे. 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १) अन्वये या संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था व उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे 
करणेत येत आहे. 

किरण मनोहर चौधरी, 

सहायक निबंधक, 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , धुळे . 
धुळे, ३० जानेवारी २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक वि -१ / एनएसके/ डीडीआय/ आरएसआर / ( एसआर)/ १६०० / 
१८३६/ सन २०१८.- गुरुदत्त अटल नावीन्यपूर्ण बहुउद्देशीय सहकारी 
संस्था मर्यादित , उमराळे बुद्रुक , तालुका दिंडोरी, जिल्हा नाशिक 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण साधन संपत्ती 
संस्था व उपवर्गीकरण सेवा साधन संपत्ती संस्था असे करण्यात 
आल्याचे जाहीर करीत आहे. 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / डीडीआय/ आरएसआर/ 
( एसआर)/ १६००/ सन २०१८ , दिनांक १९ डिसेंबर २०१८ असा आहे. 


दिंडोरी , 


१ ९ डिसेंबर 


२०१८ . 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार/ २८१/ सन २०१९.- मी , रविंद्र 
पाटील , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित 
करतो की , तुळजाभवानी महिला सहकारी दूध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित, खेडी खुर्द, तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
९ ( १ ) ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक 
२४) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषि संस्था असून 
उपवर्गीकरण अन्य कृषि संस्था असे आहे. 

सदर संस्था नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन / एजीआर/ ( ओ)/ 
( डी )/९ ८८ / सन २०१९ , दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१९ असा आहे. 
जळगाव, ११ फेब्रुवारी २०१९. 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / डीडीआय / आरएसआर/( एसआर)/ १५ ९९ / 
१८३८ / सन २०१८.- श्रीकृष्ण अटल नावीन्यपूर्ण बहुउद्देशीय 
सहकारी संस्था मर्यादित , उमराळे बुद्रुक , तालुका दिंडोरी, जिल्हा 
नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण साधन 
संपत्ती संस्था व उपवर्गीकरण सेवा साधन संपत्ती संस्था असे 
करण्यात आल्याचे जाहीर करीत आहे. 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / डीडीआय / आरएसआर / 
( एसआर)/ १५ ९९/ सन २०१८ , दिनांक १ ९ डिसेंबर २०१८ असा आहे. 


दिंडोरी , १ ९ डिसेंबर २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / २९९/ सन २०१९.- मी , रविंद्र 
पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित 
करतो की , कृषी पंढरी दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 
हेडावे, तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १) ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी 
करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १० ( १) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषि संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य 
कृषि संस्था असे आहे . 


क्रमांक वि -१ / एनएसके/ डीडीआय/ आरएसआर / ( एसआर)/ ५ ९ ०१ / 
१८६३ / सन २०१८.- श्री साई अटल नावीन्यपूर्ण बहुउद्देशीय सहकारी 
संस्था मर्यादित , तळेगाव दिंडोरी, तालुका दिंडोरी, जिल्हा नाशिक 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १३ - १ ९, २०१९ / ज्येष्ठ २३ - २९ , शके १९ ४१ 


३१ 


( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण साधन संपत्ती 
संस्था व उपवर्गीकरण सेवा साधन संपत्ती संस्था असे करण्यात 
आल्याचे जाहीर करीत आहे. 


नियम १० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण साधन संपत्ती संस्था व 
उपवर्गीकरण सेवा साधन संपत्ती संस्था असे करण्यात आल्याचे 
जाहीर करीत आहे . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके/ डीडीआय/ आरएसआर / 
( एआर )/ ५ ९ ०३/ सन २०१ ९, दिनांक ५ जानेवारी २०१ ९ असा आहे . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / डीडीआय / आरएसआर / 
( एसआर)/ ५ ९ ०१ / सन २०१८ , दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ असा आहे . 


दिंडोरी , 


५ 


जानेवारी 

२०१९ . 


दिंडोरी, 


३१ डिसेंबर 

२०१८ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक वि -१ / एनएसके/ डीडीआय / आरएसआर/ ( एसआर )/ ५ ९ ०२/ 
१८६६/ सन २०१८.- आदिशक्ती अटल नावीन्यपूर्ण बहुउद्देशीय 
सहकारी संस्था मर्यादित , माळेदुमाला , तालुका दिंडोरी , जिल्हा 
नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण साधन 
संपत्ती संस्था व उपवर्गीकरण सेवा साधन संपत्ती संस्था असे 
करण्यात आल्याचे जाहीर करीत आहे . 


क्रमांक वि -१/ एनएसके / डीडीआय/ आरएसआर/( एसआर)/ ५९ ०४ / 
२११/ सन २०१९.- रामशेज अभिनव अटल नावीन्यपूर्ण बहुउद्देशीय 
सहकारी संस्था मर्यादित , दिंडोरी, तालुका दिंडोरी , जिल्हा नाशिक 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण साधन संपत्ती 
संस्था व उपवर्गीकरण सेवा साधन संपत्ती संस्था असे करण्यात 
आल्याचे जाहीर करीत आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / डीडीआय/ आरएसआर/ 
( एसआर)/ ५९ ०४/ सन २०१९, दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१९ असा आहे. 

चंद्रकांत विघ्ने , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( आऊयो), 

दिंडोरी, जिल्हा नाशिक . 
दिंडोरी, ५ फेब्रुवारी २०१९ . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके/ डीडीआय / आरएसआर / 
( एसआर)/ ५९ ०२/ सन २०१८ , दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ असा आहे. 


दिंडोरी , 


३१ 


डिसेंबर २०१८ . 


आदेश 


जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक वि -१ / एनएसके/ डीडीआय/ आरएसआर/(सीआर)/ १५८ ९/ १४५/ 
सन २०१९.- हायमिडिया कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, 
पालखेड , तालुका दिंडोरी, जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १० 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण साधन संपत्ती संस्था व उपवर्गीकरण कर्ज 
देणाऱ्या साधन संपत्ती संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर करीत 
आहे. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / डीडीआय/ आरएसआर / 
( सीआर )/ १५८ ९ / सन २०१९ , दिनांक ३० जानेवारी २०१९ असा आहे. 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १३४ / सन २०१९.- श्रीमती बी. एम . कोठावळे , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, राहुरी यांची दिनांक ४ फेब्रुवारी 
२०१९ ते दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१९ रोजीची एकूण २ दिवसांची वैद्यकीय 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती बी . एम . कोठावळे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , राहुरी या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , राहुरी या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


दिंडोरी, 


३० जानेवारी 


२०१ ९ . 


आदेश 


. 


क्रमांक वि -१ /एनएसके / डीडीआय/ आरएसआर/( एसआर)/ ५ ९ ०३ / २६/ 
सन २०१९.- देवमामलेदार अटल नावीन्यपूर्ण बहुउद्देशीय सहकारी 
संस्था मर्यादित , दिंडोरी , तालुका दिंडोरी, जिल्हा नाशिक ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे 


श्रीमती बी . एम. कोठावळे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, राहुरी 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती एम. पी . मथुरे , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी 
यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता. 


श्रीमती बी . एम . कोठावळे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, राहुरी 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते , तर ते 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १३ - १९, २०१९ / ज्येष्ठ २३ - २९ , शके १ ९ ४१ 


दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , राहुरी या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


श्री . एस. पी. सय्यद, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अकोले यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एस . एस . काळे , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अकोले 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , ७ फेब्रुवारी २०१ ९ . 


आदेश 


श्री . एस. पी . सय्यद , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अकोले हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अकोले या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


अहमदनगर , ८ फेब्रुवारी २०१९ . 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १७३/ सन २०१ ९.- श्रीमती यु. ए . बोराडे, २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पारनेर यांची दिनांक ११ फेब्रुवारी 
२०१९ ते दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१९ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक ८ 
फेब्रुवारी २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १४ फेब्रुवारी 
२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 


आदेश 


, 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती यु. ए. बोराडे यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पारनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पारनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १६१/ सन २०१९.- श्रीमती ए. एस. वानखडे, 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी यांची दिनांक ११ फेब्रुवारी 
२०१९ ते दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१९ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच त्यांना दिनांक 
९ फेब्रुवारी २०१९ रोजी दुपारी २ वाजेपासून ते दिनांक १४ फेब्रुवारी 
२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 


श्रीमती यु. ए. बोराडे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
पारनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती पी . एन . कोकाटे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , पारनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती ए. एस . वानखडे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


तर 


श्रीमती यु. ए. बोराडे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
पारनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पारनेर या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर, ७ फेब्रुवारी २०१९ . 


श्रीमती ए. एस. वानखडे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . डी . जी . पटवे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


, 


आदेश 


श्रीमती ए . एस . वानखडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या . 


, 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १०५/ सन २०१९.- श्री . एस . पी . सय्यद , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अकोले यांची दिनांक ११ फेब्रुवारी 
२०१ ९ ते दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक ८ 
फेब्रुवारी २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १४ फेब्रुवारी 
२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 


अहमदनगर, ८ फेब्रुवारी २०१९. 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . पी . सय्यद यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अकोले या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अकोले या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १५५/ सन २०१ ९.- श्री . एस. डी . पाटील , 
१२ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
११ फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजीची एकूण ४ 
दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १३ - १ ९, २०१९ / ज्येष्ठ २३ - २९ , शके १९ ४१ 


३३ 


आदेश 


, 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . डी . पाटील यांना १२ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत १२ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ११३ / सन २०१९.- श्री . जी . जी . इटकळकर , 
८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
१४ फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१९ रोजीची एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 


- 


श्री . एस . डी . पाटील , १२ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . ए . ए. खंडाळे १३ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . जी . जी . इटकळकर यांना ८ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ८ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


, 


श्री . एस . डी . पाटील, १२ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले 
नसते, तर ते १२ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


श्री . जी . जी . इटकळकर , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . जी . व्ही . देशपांडे, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


. 


अहमदनगर , ११ फेब्रुवारी २०१९. 


आदेश 


श्री . जी . जी . इटकळकर , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , १४ फेब्रुवारी २०१९. 


- 


३ 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १२१ / सन २०१ ९.- श्री . एम . ए . पठाण , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पारनेर यांची दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१९ ते 
दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१९ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१९ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी प्रतिप्रेषणाचे 
कामापूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


आदेश 


. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एम . ए . पठाण यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , पारनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
पारनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १७८ ९/ सन २०१९.- श्रीमती के. एस . नावंदर , 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
२० फेब्रुवारी २०१ ९ ते दिनांक २२ मार्च २०१ ९ रोजीची एकूण ३१ 
दिवसांची बालसंगोपन रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 


, 


श्री . एम. ए. पठाण , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पारनेर यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . पी . एन . कोकाटे , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पारनेर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के. एस. नावंदर यांना ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


, 


श्रीमती के . एस . नावंदर , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . शेख आर . शेख ए ., १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . एम . ए . पठाण , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पारनेर हे 

केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पारनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


वर नमूद 


अहमदनगर , १३ फेब्रुवारी २०१ ९. 


श्रीमती के . एस. नावंदर , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत बालसंगोपन रजेवर 
गेल्या नसत्या , तर त्या ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


- 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १३ - १९, २०१९ / ज्येष्ठ २३ - २९ , शके १ ९ ४१ 


. 


सदर आदेशाची नोंद कर्मचाऱ्याच्या मूळ सेवापुस्तकात घेण्यात यावी , 
तसेच बालसंगोपन रजेचेविवरणपत्र व सेवा बंधपत्र संबंधित कर्मचाऱ्याचे 
मूळ सेवापुस्तकात जोडून मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे वर नमूद पत्र 
व त्यासोबतच्या शासन निर्णयाप्रमाणे कार्यवाही करावी. 


तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, 
शिरपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


धुळे, १५ फेब्रुवारी २०१ ९ . 


आदेश 


सु. व्यं . माने , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 


अहमदनगर . 


क्रमांक बी -१ / ८३८ / सन २०१९.- श्री . शैलेश रंगनाथ उगले , जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक ११ फेब्रुवारी 
२०१९ ते दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१९ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


अहमदनगर , १४ फेब्रुवारी २०१९. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . शैलेश रंगनाथ उगले यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


, 


क्रमांक बी -२/ ८०० / सन २०१९.- श्री . अरविंद साहेबराव पंडागळे , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर 
यांना दिनांक २० फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ पावेतो 
अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१ ९ 
(शिवजयंती), दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१९ ( चौथा शनिवार ) व दिनांक 
२४ फेब्रुवारी २०१९ ( रविवार ) रोजीच्या सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्री . शैलेश रंगनाथ उगले , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार डॉ . श्रुष्टी निळकंठ , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आला होता . 


, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . शैलेश रंगनाथ उगले , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश-२ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . अरविंद साहेबराव पंडागळे यांना 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शिरपूर 
या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर 
या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


धुळे, १६ फेब्रुवारी २०१९ . 


आदेश 


. 


श्री . अरविंद साहेबराव पंडागळे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे 
कालावधीतील त्यांचे पदाचा रिमांडचे कामकाजासह अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . ए. बी. जाधव , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, शिरपूर यांनी सांभाळावा. 


क्रमांक बी -१/ ८३ ९/ सन २०१ ९.- श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , 
जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक ११ 
फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१९ पावेतोचेमंजूर अर्जित 
रजेस जोडून दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१९ व दिनांक १५ फेब्रुवारी 
२०१९ अशी २ दिवसांची वाढीव अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अरविंद साहेबराव 
पंडागळे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, शिरपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 


- 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १३ - १९, २०१९ / ज्येष्ठ २३ - २९ , शके १ ९ ४१ 


३५ 


करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले 
होते . 


रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती ए. एस . नलगे, ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांचेकडे 
तसेच दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपावेतोचे 
अनुपस्थितीचे कालावधीतील अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती के . आर. राजपूत , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश व वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे. 


श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . शैलेश रंगनाथ उगले, जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात 
आला होता . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती मंगला अंकुश मोटे , 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी , धुळे या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , 
जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश -३ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


- 


धुळे , १८ फेब्रुवारी २०१ ९ . 


धुळे, १६ फेब्रुवारी २०१९ . 


आदेश 


आदेश 


, 


क्रमांक बी -२/ ८३७/ सन २०१९.- श्री . अलोक अशोक पांडे, ५ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, 
धुळे यांना दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१९ 
पावेतो मंजूर अर्जित रजेस जोडून दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१९ रोजीची 
१ दिवसांची वाढीव अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 


क्रमांक बी -२/ ८३६ / सन २०१९.- श्रीमती मंगला अंकुश मोटे, मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांना दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक २ 
मार्च २०१ ९ पावेतो अशी एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 

२३ 
फेब्रुवारी २०१९ ( चौथा शनिवार ) व दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१९ (रविवार ), 
दिनांक ३ मार्च २०१९ (रविवार ) व दिनांक ४ मार्च २०१९ ( महाशिवरात्र) 
रोजीच्या सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजीचेकार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
५ मार्च २०१ ९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 


३ 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . अलोक अशोक पांडे यांना ५ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, 
धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती मंगला अंकुश मोटे यांना मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी , धुळे या पदी 
पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात आले होते . 


श्री . अलोक अशोक पांडे, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे 
कालावधीतील त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एस. एन . 
गंगवाल - शाह , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आला होता . 


श्रीमती मंगला अंकुश मोटे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांचे दिनांक 
२२ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचेकार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २५ 
फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो व दिनांक २८ फेब्रुवारी 
२०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ५ मार्च २०१ ९ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चा नियम ३ ९ 

खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अलोक अशोक पांडे, 

वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 


५ 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून १३ - १९, २०१९ / ज्येष्ठ २३ - २९ , शके १ ९ ४१ 


तर ते ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० नियम , १९ ६१ च्या 
२४ चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक एनएसके / एनजीएन / एजीआर/( ओ)/ ३३७/ डी / सन २०१९ , दिनांक 
२१ जानेवारी २०१९ असा आहे. 


मंगला जनार्दन धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, धुळे . 


धुळे , १८ फेब्रुवारी २०१ ९. 


तसेच उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे 
करण्यात आले आहे. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


आदेश 


मनिषा खैरनार, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 

नाशिक . 


- 


क्रमांक जिदुविअ / स.नि. / क / संस्था नोंदणी/ अधिसूचना/ --/ २०१ ९. 
जय तुळजाभवानी महिला बंदिस्त शेळी व मेंढीपालन सहकारी 
संस्था मर्यादित , कासारी, तालुका नांदगाव, जिल्हा नाशिक ही 


नाशिक , 


२१ जानेवारी 

२०१ ९ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


